RNI No. MAHBIL/ 2009/ 35529 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ५ , अंक ३० ] 


गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ , २०१९ / श्रावण ३- ९ , शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ६५, किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 

अधिसूचना 


BY THE PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE, SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./1703/2019.- Shri. B. B. Chouhan, Civil Judge (Junior division) and Judicial 
Magistrate, First Class, Malvan is granted earned leave from 27th June 2019 to 29th June 2019 
with permission to suffix holiday on 30th June 2019 (Sunday ) and to leave headquarter from 26th 
June 2019 A.O.H. to 1st July 2019 B.O.H., for the reason stated in the application referred to at 
Sr. No.1 . 


No locum tenens is necessary . 


On return fromleave Shri. B. B. Chouhan, is reposted as Civil Judge (Junior Division) and Judicial 
Magistrate , First Class, Malvan . 

Certified that , under note 2 below rule 39 of Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981, 
Shri. B. B. Chouhan , would have been continued to an officiate as Civil Judge ( Junior Division ) and 
Judicial Magistrate , First Class , Malvan had he not proceeded on leave as above. 


During the abovesaid leave period of Shri . B. B. Chouhan, Civil Judge ( Junior Division) and 
Judicial Magistrate , First Class , Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( Junior Division ) 
and Judicial Magistrate, First Class, Malvan, on 26th June 2019 A.O.H. to 1st July 2019 B.O.H. shall 
remain with Smt. S. A. Kanshide, Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First 
Class , Kudal. 


The Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate , First Class, Malvan is directed to hand 
over the charge of his Court to the Civil Judge ( Junior Division ) and Judicial Magistrate, First Class , 
Kudal. He is also directed to submit joining report to this office, in view of provisions contained in para 

571 
of Chapter XXX of Civil Manual. 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 26th June 2019 . 


S. D. JAGMALANI, 
Principal District and Sessions Judge, 

Sindhudurg . 


(१) 


भाग एक ( को.वि.पु.) – १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 

महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

अधिसूचना 


" 


. 


महाराष्ट्र 

प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६. 
क्रमांक प्रा.यो.मुं.म / मौ.हेदुटणे व इतर/ ए.न.व.प्र./ प्र.क्र . ५७२ / १८ / टीपीव्ही-३/ ३६५३.- ज्याअर्थी, शासनाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना 
अधिनियम, १९ ६६ चे (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आलेला आहे.) चे कलम १५ मधील तरतुदींनुसार शासन नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस. १२९ ७/ १०९ ४/ प्र.क्र .११६/ ९ ७/ नवि- १२ ,दिनांक २३ सप्टेंबर १९९९ अन्वये मुंबई महानगर प्रदेशाची 
प्रादेशिक योजना ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त प्रादेशिक योजना " असा करण्यात आला आहे.) मंजूर झाली असून, उक्त प्रादेशिक योजना 
दिनांक १ डिसेंबर १९९९ पासून अंमलात आलेली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजना क्षेत्रामध्ये विशेष नगर वसाहती राबविण्यासाठी शासनाने उक्त प्रादेशिक योजना उक्त अधिनियमाच्या 
कलम २० ( ४ ) अन्वये फेरबदल करून विशेष नगर वसाहतीचेविशेष नियम मंजूर केले आहेत व तद्नंतर त्यामधील काही तरतुदी वेळोवेळी सुधारित 
केल्या आहेत ( यापुढे ज्याचा एकत्रित उल्लेख “ उक्त विशेष नगर वसाहतीची नियमावली असा करण्यात आला आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन , नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टीपीएस-१८१६ / प्र.क्र . ३६८ ( भाग १) /१५ / ३७( १कक)( ग)/ वियो / नवि 
१३, दिनांक ८ मार्च २०१ ९ अन्वये उक्त राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणे तसेच क्षेत्र विकास प्राधिकरणे यांच्या नियमावलीत एकात्मिकृत नगर 
वसाहत प्रकल्पासाठीचे उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७(१ कक) ( ग ) अन्वये फेरबदल करून उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमध्ये सारभूत 
स्वरूपाचे बदल करून नव्याने एकात्मिककृत नगर वसाहतीचेविशेष नियम समाविष्ट केले आहेत . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त एकात्मिकृत नगर 
वसाहतीचे नियम ” असा करण्यात आला आहे.) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२१३ / ११६ / प्र.क्र . २८ ९/ १३/ नवि-१२, दिनांक ३ मार्च २०१४ अन्वये 
उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार अंबरनाथ, कुळगांव- बदलापूर व परिसर अधिसूचित क्षेत्रामधील मौजे खोणी व अंती , 
ता . कल्याण येथील सुमारे १११-४७-५५.९ ४ हे. आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २) प्रमाणे विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित 
करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे आणि तद्नंतर शासन, नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस-१२१३ / 
११६ / प्र.क्र . २८९ / ( अ) /१३/ नवि -१२, दिनांक २२ ऑगस्ट २०१४ अन्वये उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार 
दिनांक ३ मार्च २०१४ च्या अधिसुचनेन्वये लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान करण्यात आलेल्या मौ. खोणी व अंतर्ली येथील क्षेत्रामध्ये मौ . खोणी व 
अंतर्ली, ता . कल्याण येथील आणखी ३५-७६.९ ८ हे. आर क्षेत्र समाविष्ट करण्यास अनुज्ञेय करून, उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २) प्रमाणे 
विशेष नगर वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित केले आहे व सदरच्या वाढीव क्षेत्रासह अटी व शर्तीसापेक्ष सुधारित लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले 
आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १ असा करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन, नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२१३/ ११६/ प्र.क्र . २८ ९/ ( बी ) /१३ / नवि -१२, दिनांक २२ ऑगस्ट 
२०१४ अन्वये उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील 
मौ . हेदुटणे व कोळे, ता . कल्याण येथील सुमारे ८४-१०.१७ हे . आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम १८( ३ ) सह कलम ४४( २) प्रमाणेविशेष नगर 
वसाहत प्रकल्प म्हणून घोषित करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे . (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ विशेष नगर वसाहत 
प्रकल्प क्र .२ असा करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस-१२१४ / १६८७/ प्र.क्र ७८ /१५ / नवि -१२, दिनांक ८ जुलै २०१५ अन्वये 
उक्त विशेष नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार कल्याण व अंबरनाथ तालुक्यातील २७ गावांच्या अधिसूचित क्षेत्रामधील मौजे हेदुटणे , 
ता . कल्याण व मौजे उंब्रोली, ता . अंबरनाथ येथील सुमारे ४१-३५-७३ हे. आर क्षेत्र उक्त अधिनियमाच्या कलम ४४ ( २) प्रमाणे विशेष नगर वसाहत 
प्रकल्प म्हणून घोषित करून अटी व शर्तीसापेक्ष लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केले आहे . ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . 

असा करण्यात आला आहे .) ; 

आणि ज्याअर्थी,विशेष नगर वसाहत प्रकल्प क्र . १, २, व ३ हे तीन वेगवेगळ्या नियोजन प्राधिकरण / व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये 
समाविष्ट आहेत . 


" 


" 


" 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


नगर 


वसाहत 


आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस -१२१७ / ४३० /प्र. क्र . ६९ / १७/ नवि -१२, दिनांक २० एप्रिल २०१७ 
अन्वये शासनाने यापुर्वीच लोकेशनल क्लिअरन्स प्रदान केलेल्या मौजे खोणी व अंतर्ली, ता . कल्याण येथील सुमारे १४७-२४.५३ हे. आर, 
मौ . हेदुटणे व कोळे, ता . कल्याण येथील सुमारे ८४-१०.१७ हे. आर व मौ . हेदुटणे, ता . कल्याण व मौ . उंब्रोली, ता . अंबरनाथ येथील सुमारे 
४१-३५.७३ हे . आर क्षेत्र या तीन व विशेष नगर वसाहत प्रकल्पाच्या एकत्रिकरणास शासनाच्या दिनांक २६ डिसेंबर २०१६ च्या एकात्मिक 
वसाहतीच्यी नियमावलीमधील खंड १ मधील तरतदीनुसार अटी व शर्तीसापेक्ष मान्यता दिली आहे. ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ एकात्मिकृत नगर 

असा केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी, संचालक, नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी अधिसूचना क्र . प्रायोमुंम / मौजे हेदुटणे व इतर / एनवप्र/ प्र.क्र . ६२/ १७ / 
टीपीव्ही ३/३१५४ , दिनांक १६ जून २०१७ द्वारे प्रवर्तक मे. लोढा डेव्हलपर्स लि . यांच्या मौजे खोणी, अंतर्ली, मौ. हेदुटणे व मौ . कोळे, ता . कल्याण 
व मौ . उंबोली, ता . अंबरनाथ येथील लोकेशनल परवानगी प्राप्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पाचे क्षेत्रामध्ये १८.७८५ हे . आर क्षेत्र अंतर्भूत 
करण्यास काही अटी व शर्तीस अधिन राहून उक्त खंडातील तरतुदीनुसार मान्यता दिली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, शासन नगर विकास विभागाने अधिसूचना क्र . टीपीएस -१८१६ / प्र.क्र . ३६८ ( भाग -१ )/ १५/ ३७ (१ कक ) ( ग)/ वियो/ नवि -१३, 
दिनांक ८ मार्च २०१ ९ रोजी राज्यातील विशेष नियोजन प्राधिकरणे तसेच क्षेत्र विकास प्राधिकरणे यांच्या नियमावलीतील एकात्मिकृत नगर वसाहत 
प्रकल्पासाठीचे सुधारित विनियम मंजूर केले आहेत ; (यापुढे ज्याचा उल्लेख “ सुधारित एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे विनियम असा केला आहे .) 

आणि ज्याअर्थी, उक्त एकात्मिकृत वसाहतीच्या नियमावलीतील खंड ४.५ नुसार शासनाने एकात्मिकृत वसाहतीसाठी लोकेशनल क्लिअरन्स 
दिलेल्या क्षेत्राच्या ५० टक्के पर्यंत क्षेत्र प्रकल्पामध्ये अंतर्भूत करण्यास किंवा वगळण्यास , संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे मान्यता देऊ 


" 


. 


शकतात ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रकल्प प्रवर्तक यांनी विनंती केल्यानुसार उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये समाविष्ट करावयाचे वाढीव क्षेत्र हे एकूण 
प्रकल्प क्षेत्राच्या ५० टक्के मर्यादेत आहे ; 

त्याअर्थी, आता, संचालक, नगररचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूची- अ मध्ये सविस्तरपणे नमूद केलेले, आणखी 
१०.९९ ४ हेक्टर इतके वाढीव क्षेत्र, यापूर्वी उक्त लोकेशनल परवानगी प्राप्त असलेल्या एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्रात अंतर्भूत करण्यास, 
उक्त सुधारित एकात्मिकृत विशेष वगर वसाहतीचे विनियम क्र . ४.५ चे अंतर्गत खालील अटी व शर्तीस अधिन राहून मान्यता देत आहेत . 


अटी व शर्ती 


( १) प्रकरणी शासनाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या विनियमांतर्गत एकत्रिकरणास निर्णय क्र . टीपीएस-१२१७/ ४३०/ प्र.क्र . ६९/ १७/ नवि -१२ , 

दिनांक २० एप्रिल २०१७ अन्वये दिलेल्या परवानगीतील सर्व अटी याही प्रकरणी लागू राहतील . 
( २) उक्त प्रकल्पासाठीच्या वाढीव क्षेत्राचे मालकी हक्क /विकसन हक्क प्रकल्प प्रवर्तक यांच्याकडे असणे आवश्यक राहील . 
( ३) जमिनीच्या मालकीसंबंधीच्या सत्यतेची सर्व जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तक यांचेवर राहील व प्रकल्प प्रवर्तक यांनी मालकी हक्काची कागदपत्रे , मूळ 

महसुली अभिलेख व अधिकृत मोजणीची कागदपत्रे, मालकी हक्क , विकास हक्क सिद्ध करणाऱ्या कागदपत्रांच्या मूळ प्रमाणित प्रती संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे इरादापत्र ( Letter of Intent) पूर्वी सादर करणे आवश्यक राहील, यासंबंधीची पूर्तता झाल्यास प्रकरणी (LOI) 

अनुज्ञेय होईल . 
( ४ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये ज्या जमिनी सं . नं. च्या भागशः क्षेत्राच्या आहेत , अशा जमिनींबाबत तालुका निरीक्षक , भूमी अभिलेख 

यांच्याकडून अधिकृत मोजणी झाल्यानंतर सदर जमिनी बृहत आराखड्यात / रेखाकंनामध्ये अंतर्भूत करण्यात याव्यात . अशा जमिनींच्या मोजणी 

नंतर जर त्या सलग राहत नसतील तर त्या या लोकेशनल क्लिअरन्समधून आपोआप वगळल्या जातील. 
( ५ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये उक्त वाढीव क्षेत्राच्या प्रस्तावात महाराष्ट्र टेनन्सी अॅण्ड अॅग्रीकल्चर लॅण्ड अॅक्टच्या तरतुदीनुसारच्या व नवीन 

शर्तीच्या जमिनी अंतर्भूत असल्यास अशा जमिनीच्या नोंदी मिटविण्याकरिता कायद्यामधील तरतुदींनुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रवर्तक यांनी 
करणे आवश्यक राहील . संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संबंधिची खात्री झाल्यानंतरच अशा क्षेत्राचा एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या 
बृहत आराखड्यात बृहत आराखड्यास मंजुरी देण्यापूर्वी करावी. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - १ अ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
( ६ ) एकात्मिककृत नगर वसाहतीमधील जमिनींच्या इतर हक्क स्तभांत करार , बँक बोजे , इतर हक्कातील नमूद नावे, इत्यादी असल्यास ती 

काढण्यासंदर्भात नियमानुसार आवश्यक ती कार्यवाही प्रवर्तकाने करणे आवश्यक राहील. अशा नोंदी नसल्याबाबतची खात्री विशेष नियोजन 

प्राधिकरणाने एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या बृहत आराखड्यास मंजुरी देण्यापूर्वी करावी. 
( ७ ) सदर एकात्मिकृत नगर वसाहत करीता बांधकाम परवानगीसाठी प्रस्ताव सादर करताना केंद्र शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल 

विभागाचे ( MoEF) तसेच राज्य शासनाच्या योग्य त्या प्राधिकरणाचे ( Environmental Clearance ) घेणे आवश्यक राहील . तसेच केंद्र 
शासनाच्या पर्यावरण , वन व हवामान बदल मंत्रालयाकडील ( Environmental Impact Assessments ) बाबत वेळोवेळी निर्गमित 

केलेल्या अधिसूचनेमधील अटींचे व तरतुदींचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील. 
( ८ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामधील घनकचऱ्याची/ सांडपाण्याची विल्हेवाट सुरक्षितपणे लावण्यासाठी योग्य ती व्यवस्था प्रकल्प 

प्रवर्तक यांनी स्वतःच्या जबाबदारीवर व स्वखर्चाने आणि महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निकषाप्रमाणे तसेच त्यासंबंधिच्या अधिनियमातील 
तरतुदी व नियमानुसार करणे आवश्यक राहील. एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या अंमलबजावणीपुर्वी या संबंधिचा आवश्यक तो ना -हरकत 

दाखला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून प्राप्त करून घेणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 
( ९ ) राज्य शासनाचे जलसंपदा विभाग व अन्य संबंधित विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प प्रवर्तकावर 

बंधनकारक राहील सदर प्रकल्प क्षेत्रातून विद्यमान पाण्याचे स्त्रोत / नाल्याचा प्रवाह असल्यास तो बंद करता येणार नाही. 
(१० ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाण्याची सुविधा उक्त प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वजबाबदारीने व स्वखर्चाने उपलब्ध 

करणे बंधनकारक राहील . तसेच यासंबंधाने जलसंपदा विभाग वेळोवेळी विहित करतील त्या अटींचे व शर्तीचे पालन करणे प्रकल्प 

प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 
( ११) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार प्रकल्प बृहत आराखडा संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठीचा 

प्रस्ताव सादर करतेवेळी सदर प्रकल्पास एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार पाणी उपलब्धतेबाबतचा पुरावा, त्या 

पृष्ठ्यर्थ कागदपत्रे , इत्यादी प्रकल्प प्रवर्तकाने प्रस्तावासोबत सादर करणे बंधनकारक राहील . 
( १२) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील तरतुदीनुसार वीज पुरवठ्याबाबतची सुविधा प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने व स्वजबाबदारीवर 

उपलब्ध करणे आवश्यक राहील. तसेच संबंधित विशेष नियोजन प्राधिकरणाने या संपूर्ण एकात्मिकृत नगर वसाहतीकरिता वीज पुरवठ्याबाबत 
वीज वितरण कंपनीची आवश्यक ती परवानगी व निश्चित बांधिलकी ( Firm Commitment ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीच्या नियमावलीमधील 

तरतुदीनुसार बृहत आराखडा मंजुरीपुर्वी प्रकल्प प्रवर्तकाकडून प्राप्त करून घेणे बंधनकारक राहील. 
( १३ ) उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्प क्षेत्राने वेढल्या गेलेल्या अन्य जमीनमालकांच्या जमिनीसाठी नियमावलीनुसार आवश्यक परंतु किमान 

९.०० मीटर रुंदीचा पोहोचमार्ग विनामोबदला उपलब्ध करून देणे प्रकल्प प्रवर्तकास बंधनकारक राहील . 
( १४ ) प्रकल्पातील विकास उक्त वाढीव क्षेत्राच्या जमिनीमधून जाणारे विद्यमान सार्वजनिक रस्त्यांच्या वहिवाटीचे हक्क अबाधित ठेवणे प्रकल्प 

प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . विद्यमान रस्ते विकास योजना रस्ते / प्रस्तावित रस्ते सामान्य जनतेकरिता खुले राहतील. 
( १५ ) एकात्मिकृत नगर वसाहतीचे प्रस्तावित क्षेत्रांमधील ओहोळ / नाल्यावर संबंधित विभागाच्या परवानगीने सी . डी . वर्क करणे तसेच प्रस्तावित 

एकात्मिकृत नगर वसाहतीमध्ये अंतर्भूत नदी , नाला, कॅनाल , तलाव आणि इतर जलस्त्रोतापासून विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आवश्यक 

ते अंतर ठेवणे प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 
( १६ ) उक्त प्रकल्पाचा बृहत आराखडा मंजूर करतेवळी १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे नेमके क्षेत्र किती आहे, याची खातरजमा संबंधित 

विशेष नियोजन प्राधिकरणाने करणे आवश्यक राहील. विकास योजना नकाशावर दर्शविले असेल अथवा नसेल तरीही अधिकृत कंटूर 

नकाशानुसार १: ५ किंवा त्यापेक्षा जास्त तीव्र उताराचे क्षेत्र असल्यास त्यावर कोणतेही बांधकाम अनुज्ञेय राहणार नाही . 
( १७ ) उक्त प्रकल्पामध्ये समाविष्ट होणाऱ्या लोकसंख्येसाठी विकास योजना प्रस्तावासह नियमानुसार आवश्यक असणारी सार्वजनिक प्रयोजनासाठीची 

आरक्षणे आणि मूलभूत सुविधा यासाठी प्रकल्पामध्ये स्वतंत्रपणे नियोजन करून ती प्रकल्प प्रवर्तकाने स्वखर्चाने विकसित करणे बंधनकारक 

राहील . 
( १८ ) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पासाठीचे मंजूर नियम तसेच त्यामध्ये शासनाकडून वेळोवेळी करण्यात येणाऱ्या सुधारणा, आदेश, इत्यादी 

प्रकल्प प्रवर्तकावर बंधनकारक राहील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
( १९) एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट क्षेत्रातील मालकी हक्कासंदर्भात /विकास हक्कासंदर्भात कोणतेही दस्तऐवज खोटे असल्याचे 

भविष्यात उघडकीस आल्यास, तसेच अधिसूचित जमिनींपैकी कोणत्याही जमिनीच्या विकासाचा हक्क प्रकल्प प्रवर्तकाकडे नसल्याचे निष्पन्न 
झाल्यास आणि याबाबत काही न्यायालयीन वाद उत्पन्न झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रकल्प प्रवर्तकाची राहील तसेच अशा जमिनींकरिता 
प्रदान केलेले लोकेशनल क्लिअरन्स आपोआप रद्द होईल . 
( २० ) प्रकल्प प्रवर्तकाकडून उपरोक्त अटी/ शतींचा भंग झाल्यास या अधिसूचनेद्वारे प्रदान करण्यात आलेले उक्त वाढीव क्षेत्राचे लोकेशनल 

क्लिअरन्स रद्द करण्याचा अधिकार शासनाकडे/ संचालनाकडे राखून ठेवण्यात येत आहे. 


२ . 


“ 


प्रस्तावाखालील लोकेशन क्लिअरन्स प्राप्त प्रकल्पास समाविष्ट करावयाच्या वाढीव क्षेत्राचा तपशील सोबतच्या “ अनुसूची- अ ” मध्ये 
दर्शविण्यात आला असून, उक्त प्रकल्पाची हद्द दर्शविणारा नकाशा “ अनुसूची- ब ” अधिसूचनेसोबत जोडला आहे. 

३ . उक्त एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पांतर्गत वाढीव क्षेत्राच्या जमिनींचा तपशील आणि हद्दी दर्शविणारा नकाशा म्हणजेच 
अनुसूची- अ ” आणि “ अनुसूची - ब ” तसेच अधिसूचना नागरिकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी खाली नमूद 
कार्यालयामध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील : 

१. महानगर आयुक्त , मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, बांद्रा-कुर्ला संकूल , बांद्रा (पूर्व ), मुंबई-५१. 
२. जिल्हाधिकारी, ठाणे. 
३. आयुक्त कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका, कल्याण. 
४. सहसंचालक , नगररचना, कोकण विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
५. सहायक संचालक , नगररचना , ठाणे शाखा, जिल्हा ठाणे. 
सदर अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल. 
सदरचे अधिसूचना नगररचना संचालनालयाच्या www.dtp.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर देखील प्रसिद्ध करण्यात यावी. 


४ . 


५ . 


६ 


" 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३ -९, शके १९ ४१ 

अनुसूची- अ 
( संचालनालयाकडील अधिसूचना क्रमांक प्रा.यो.मुं.म / मौ . हेदुटणे व इतर / ए.न.व.प्र ./ प्र.क्र . ५७२/ १८ /टीपीव्ही-३ / ३६५३, 

दिनांक १८ जुलै २०१ ९ सोबतचे जोडपत्र ) 
मौजे . अंतर्ली, मौजे खोणी, मौजे हेदुटणे, ता. कल्याण, जि . ठाणे येथील पूर्वमंजूर एकात्मिकृत नगर वसाहत प्रकल्पामध्ये समाविष्ट करण्यास 

मान्यता देत असलेल्या जमिनीचा तपशील . 


अ.क्र . 


सर्व्हे क्र . 


गावाचे नाव 

( २ ) 


क्षेत्र. ( हे. आर. ) 

( ४ ) 


( १ ) 


( ३ ) 


१ 


२४/१ 


०.१६६ 


२ 


२४/२ 


०.०१८ 


३ 


१८/४ अ 


१.८७ 


३३/२ 


०.०४ 


५ 


४३ / १ क 


०.१ ९ ३ 


६ 


४५ 


०.१६४ 


७ 


४४/४ 


०.४०८ 


८ 


५६/ १ अ 


१.२५७ 


९ 


५६/ १ ब 


०.९८८ 


१० 


५६/ १ क 


०.२७ 


११ 


५७/३ 


०.०३ 


१२ 


५७/८ अ 


०.४५३ 


१३ 


५७/८ ब 


०.६४२ 


१४ 


५७/ ९ 


०.०१ 


१५ 


५७/११ 


०.११ 


अंतर्ली 
अंतर्ली 
अंती 
अंती 
अंतर्ली 
अंतर्ली 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
खोणी 
हेदुटणे 
हेदुटणे 
हेदुटणे 
हेदुटणे 
हेदुटणे 
हेदुटणे 
हेदुटणे 


५८/५ अ 


०.७२३ 


१७ 


५ ९ / १ अ 


०.४३३ 


१८ 


७ ९ / १ क 


०.६६१ 


१ ९ 


१३१ 


०.०३५ 


२० 


१३२ 


०.०३३ 


२१ 


१३६/१ 


०.०५ 


२२ 


१४५/२ 


०.०३ 


२३ 


१४८ / ८ अ 


०.०१ 


२४ 


०.०१ 


१४८ / ८ क 
६१ / ४ अ 


२५ 


०.२४५ 


२६ 


६२/१ 


०.१८५ 


२७ 


६४/२ 


०.२ 


२८ 


१३३/२ 


०.० ९ ६ 


teho 


२ ९ 


१४३/२ 


०.१३ ९ 


३० 


२०४ / १० ब 


०.०४५ 


३१ 


२४२ / ७ ब 


१.४८ 
१०.९९ ४ हेक्टर 


एकूण 


क्षेत्र 


नो . र. शेन्डे , 


. 


पुणे , 
दिनांक १८ जुलै २०१९ . 


संचालक , नगररचना, 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


MAHARASHTRA STATE , PUNE 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING ACT, 1966 . 

No. RPMMR /Village -Hedutane and Otrs/ ITP /CR -572 / 18 /TPV - 3 /3653. — Whereas, the 
Government has sanctioned the Regional Plan for the Mumbai Metropolitan Region 
( hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) vide Notification No. TPS 1297 / 1094 / 
C.R.116 /97 /UD - 12 , dated 23rd September 1999 (hereinafter referred to as the said Notification ”), 
as per the provisions of section 15 of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
( hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and the said Regional Plan has comeinto force with 
effect from 1st December 1999 ; 

And whereas , the Government has sanctioned modifications to said Regional Plan under 
section 20 ( 4 ) of the said Act, in respect of the Special Regulations for Development of Special 
Township Projects in the said Regional Plan area and subsequently someof the provisions of 
the aforesaid Special Township Project Regulations were amended from time to time (hereinafter 
collectively referred to as “ the said Special Township Regulations ” ) ; 

And whereas , the Government has sanctioned a modification to the said Regional Plan 
under sub -section (4 ) of section 20 of the said Act by modifying substantially the said Special 
Township Regulations and incorporated the same as Special Regulation for Development of 
Integrated Township Project , vide Notification No. TPS - 1816 / C.R.368 /15 /20 (4 )/UD - 13 , dated 
the 26th December 2016 (hereinafter referred to as “ the said Regulation for Integrated 
Township Projects ") ; 

And whereas , the Government in Urban Development Department under section 44 ( 2 ) 
of the said Act , vide its Notification No. TPS - 1213/ 116 /C.R.289/ 13 /UD - 12 , dated 3rd March 
2014 , and as per the provisions of the said Special Township Regulations , has declared an 
area admeasuring approximately 111-47.55 Ha. Are from the village Khoni and Antarli, 
Tal. Kalyan from the Ambernath , Kulgaon - Badlapur and Surrounding Notified Area, as the 
Special Township Project and granted the Locational Clearance to the same subject to the 
termsand conditionsmentioned therein and thereafter theGovernment in Urban Development 
Department under section 44 (2 ) of the said Act, vide Notification No. TPS - 1213/ 116 /C.R.289/ 
(A )/13 / UD - 12 , dated 22nd August 2014 , and as per the provisions of the said Special Township 
Regulations , has allowed the inclusion of additional area approx . 35-76.98 Ha. Are from the 
Village Khoni and Antarli , Tal. Kalyan to the Special Township Project to which Locational 
Clearance has been granted by the Government vide Notification dated 3rd March 2014 and 
the revised Locational Clearance to the Special Township Project with extended area is also 
granted by the Government subject to the termsand conditionsmentioned therein (hereinafter 
referred to as the “ said Special Township Project No. 1” ) ; 

And whereas, Government in Urban Development Department, under section 18 ( 3 ) with 
section 44 ( 2 ) of the said Act vide Notification No. TPS - 1213 /116 /C.R.289/( B )/ 13 /UD - 12 , dated 
22nd August 2014 , as per the provisions of the said Special Township Regulations has declared 
an area admeasuring approx . 84-10.17 Ha. Are from Village Hedutane and Kole , Tal.Kalyan 
from the Notified area of 27 Villages of Kalyan and Ambernath Tahsil, as the Special Township 
Project and granted the Locational Clearance to the same subject to the terms and conditions 
mentioned therein (hereinafter referred to as the “ said Special Township Project No. 2 " ) ; 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३ -९, शके १९ ४१ 
And whereas, Government in Urban Development Department, under section 44 ( 2 ) of 
the said Act vide Notification No. TPS - 1214 / 1687 / C.R.78 / 15 /UD - 12 , dated 8th July , 2015 , as 
per 

the provisions of the said Special Township Regulations has declared an area admeasuring 
approx . 41-35.73 Ha. Are. from village Hedutane Tal. Kalyan and Village Umbroli, 
Tal. Ambernath , from the Notified area of 27 villages of Kalyan and Ambernath Tehsil, as 
the Special Township Project and granted the Locational Clearance to the same subject to the 
termsand conditionsmentioned therein (hereinafter referred to as the “ said Special Township 
Project ” No.3) ; 

And whereas, the area under Special Township Project No. 1 , 2 and 3 are situated in the 
jurisdiction of three various Planning Authorities/ Special Planning Authorities ; 

And whereas, considering the request of the Applicant Company, Government in Urban 
Development Department, as per the clause- 1 of the said regulation for Integrated Township 
Project , vide Notification No.TPS - 1217 /430 /CR -69/17 /UD - 12 , dated 20th April, 2017 , has 
allowed to amalgamate the area under Special Township Project admeasuring approx . 147 
24.53 Ha. Are. from village Khoni and Antarli, Tal Kalyan , the area under Special Township 
Project admeasuring approx . 84-10.17 Ha. Are . from Village Hedutane and Kole , Tal. Kalyan 
and the area under Special Township Project admeasuring approx . 41-35.73 Ha. Are from 
village Umbroli , Tal Ambarnath , for which theGovernment has already granted the Locational 
Clearance ; ( hereinafter referred to as the said ITP project ) ; 

And whereas , as per the said clause , DTP , Pune vide Notification No. RPMMR /Village 
Hedutane and ors./ITP/CR-62/17/TPV-3/3154 , dated 16th June 2017 has granted to add 
an area about 18.785 Ha. subject to certain terms and conditions in the said ITP at village 
Anjur , Mankoli and Surai, Tal. Bhiwandi of Developer M /s . Ajitnath Hi-tech Builders Pvt. 
Ltd. for which Locational permission has granted ; 

And whereas,Government in Urban Development Department, under section 37 ( 1AA )(C ) 
of the said Act vide Notification No. TPS - 1816 /CR - 368/ 16 /Part - 1/DP - ITP /UD - 13 , dated 8th 
March 2019 has sanctioned revised ITP Regulations for SPA and ADA areas in the state ; 
(hereinafter referred to as the said Revised ITP Regulation ). 

And whereas, M /s. Lodha Developers Ltd.(hereinafter referred to as “ Project Proponent”), 
has requested for further addition of area admeasuring 12.984 Ha., into their abovesaid ITP 
project for which Locational permission has granted under the Reg . No. 4.5 of the said Revised 
ITP regulation ; 

And whereas , as per the request of Project proponent the area further to be added , is less 
than 50 % of the total area under Locational permission . 

Now , therefore, The Director of Town Planning , Maharashra State , Pune under the 
regulation No. 4.5 of the said Revised ITP Regulation hereby grants permission to further 
add the area 10.994 Ha.,more specifically described in “ Schedule - A ” appended hereto , to the 
area of Integrated Township Project for which Locational permission has already been granted , 
subject to the following terms and conditions : 


Terms and Conditions 


( 1 ) The terms and conditions mentioned in the Government Notifications No. TPS - 1217 / 
430 /CR -69/ 17/UD - 12 , dated 20th April , 2017 shall be applicable for this proposal also . 

( 2) Ownership /Development Rights of the said additional lands must be with the Project 

Proponent. 


S 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
( 3) It shall be the responsibility of the Project Proponent to procure the proof of ownership 
of the said lands and to submit certified copies of ownership documents , revenue record and 
authorised measurement plan , ownership rights , the certified documents of proof of 
development rights to the concerned Collector before the Letter of Intent, ( LOI) shall be 
issued after such compliance . 

(4 ) The Lands in the said Integrated Township Project , which are parts of S. Nos. shall 
be incorporated in the Master Plan /layout only after the measurement of the Taluka Inspector 
of land Records. If such lands are found not to be contiguous, then such lands shall be 
stands automatically excluded from this Locational Clearance . 

(5 ) If the aforesaid Integrated Township Project includes the lands which are attracted 
by the provisions of Maharashtra Tenancy and Agricultural Land Act and have restricted 
tenure, the Project Proponent shall follow the appropriate procedure as per law to remove 
such entries. After removal of such entries, the concerned Special Planning Authority shall 
grant the final approval to the Master Plan . 

(6 ) If the Record of Rights of lands in the said Integrated Township Project have entries 
in the Other Rights column regarding agreement, bank loan , rights of other names, etc., the 
Proponent shall do the needful regarding resolving the issues of such entries in the ‘Other 
Right column . The concerned Special Planning Authority shall make sure about the removal 
of such entries before sanctioning the Master Plan . 

( 7) It shall be binding on the Project Proponent to obtain and submit the Environment 
Clearance from the Ministry of Environment , Forest and Climate Change , Government of 
India and the appropriate authority of the State Government, at the time of sanction to the 
building permission to the concerned Special Planning Authority . Also the terms and conditions 
mentioned in the Environmental Impact Assessment Notification issued time to timeby the 
Ministry of Environment, Forest and Climate Change shall be binding on the Project 
Proponent. 

( 8 ) It shall be the responsibility of the Project Proponent to dispose of the solid waste and 
waste water as per the criteria decided by the Maharashtra Pollution Control Board at their 
cost alongwith the provisions of the concerned Act and regulations. The necessary NoObjection 
Certificate in this regard shall be obtained by the Project Proponent from Maharashtra 
Pollution Control Board , before initiating the work of implementation of the Integrated 
Township Project . 

( 9) The terms and conditions imposed by the Water Resources Department and other 
concerned department of the State Government from time to time shall be binding on the 
Project Proponent. The existing nalas /water resources , etc. in the area of Integrated Township 
Project shall not be closed . 

( 10 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide water supply as per the 
provision of the Special regulation for Development of Integrated Township Project at their 
cost and responsibility . The conditions of Water Resources Department in these regards, from 
time to time are binding on the Project Proponent . 


ATT ( fa.g.) 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३-९, शके १ ९ ४१ 
( 11) The Project Proponent shall submit the proof for water supply alongwith the necessary 
documents , etc. to the said additional area as per the provision of the Integrated Township 
Project regulation , with the proposal of Master Plan being submitted to the concerned Special 
Planning Authority , for the approval as per the provision of the Integrated Township Project 
regulation . 

( 12 ) It shall be binding on the Project Proponent to provide the electricity as per the 
provision of Integrated Township Project regulation at their own cost and responsibility. The 
concerned Special Planning Authority shall obtained from the Project Proponent, the necessary 
permissions and also the firm commitment of electricity for the entire Integrated Township 
Project from the concerned power supply company before the approval of the Master Plan as 
per the provision of the Integrated Township Project regulation . 

( 13 ) The Project Proponent shall provide access road of required width as specified in 
prevailing Development Control Regulations but not less than 9.00 mt. width to private and 
Government lands surrounded by the said Integrated Township Project . 

( 14 ) It shall be binding on the Project Proponent to kept intact the easement rights of 
public roads in the said Integrated Township Project. The existing roads / development Plan 
roads/ proposed roads shall be kept open for the general public. 

( 15 ) In the said Integrated Township Project area , the provision of C.D.work for the nala 
| canal with the approval of the concerned department shall be binding on the Project 
Proponent. Also in the said Integrated Township Project, the distance from the river, nalas , 
canals, lakes, and other water resources shall be kept by the Project Proponent as per the 
prevailing Development Control Regulations. 

( 16 ) The concerned Special Planning Authority shall ensure the quantum of land having 
slope equal to or more than 1 :5 as per the authorised Contour Plan , in the said project, 
whether such lands are specifically marked as such on the Regional Plan / Development Plan 
or not . 

( 17 ) The Project Proponent shallhave to plan and earmark the lands at suitable locations 
for public purpose reservations along with the Development Plan proposals for the populations 
to be accommodated within the Integrated Township Project as per regulation and shall plan 
and develop the same at their own cost . 

( 18 ) The amendment/ orders etc.in the Regulation of Integrated Township Project from 
time to time shall be binding on the Project Proponent . 

( 19 ) If any document regarding the ownership or Development Rights of lands included 
in the project is found to be false or does not have the development rights and any judicial 
proceeding arise regarding the same, then it shall be the sole responsibility of the Project 
Proponent and in such circumstances the Locational Clearance granted in respect of such 
lands shall stand cancelled . 

(20 ) If the termsand conditions mentioned above are not obeyed by the Project Proponent 
the powers/ rights of cancellation of the Locational Clearance granted to the additional area 
vide this notification are reserved with Government / Directorate . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


११ 


(02 ) The details of additional lands to be added to the said Integrated Township Project 
are given in Schedule- A ’ appended hereto, and the plan showing the boundaries of the said 
Integrated Township Project is given in ‘Schedule- B’appended hereto. 

(03 ) The details of land and the plan i.e. Schedule - A and Schedule - B ’ shall be kept 
available for the inspection of the general public, during office hours on all working days at 
the following offices : 

(i) The Metropolitan Commissioner,Mumbai Metropolitan Region Development 


Authority , Bandra-Kurla Complex , Bandra (E ), Mumbai. 


( ii) The Collector , Thane . 


(iii) Municipal Commissioner, Kalyan -Dombivali Municipal Corporation . 


( iv ) The Joint Director of Town Planning, Konkan Division , Konkan Bhavan , Third 


Floor , Navi Mumbai. 


(v ) The Assistant Director of Town Planning , Thane Branch , Thane. 


( 04 ) This Notification shall come into force on the date of its publication in the 
Maharashtra Government Gazette . 


(05 ) This Notification shall also be made available on the Town Planning And Valuation 
Department Website-www.dtp.maharashtra.gov . 


ATT TC ( fa.g.) - 337 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

Sehedule -A ” 
(Annexture to Notification No. RPMMR /Village- Hedutane and Otrs/ ITP /CR -572/ 
18 / TPV - 3653, dated 18th July 2019 of Directior of Town Planning, 

Maharashtra State , Pune) 
Description of land added to the Notified Integrated Township Project at Village 


Antarli, Khoni, Hedutane, Tal. Kalyan , Dist. Thane 


Sr. No. 


Name of Village 


Sr.No. 


Area 
(Ha.) 


1 


2 


3 


4 
5 


6 


8 


9 


10 
11 


24/1 
24/2 
28/4 A 

33/2 
43/10 

45 
44/4 
56 / 1A 
56 / 1B 
56/10 

57/3 
57/ 8A 
57/ 8B 
57/9 
57/11 
58 /5A 
59 / 1A 
79 / 1C 
131 


12 


Antarli 
Antarli 
Antarli 
Antarli 
Antarli 
Antarli 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 
Khoni 

Khoni 
Hedutane 
Hedutane 
Hedutane 
Hedutane 
Hedutane 
Hedutane 
Hedutane 


13 
14 
15 
16 
17 


0.166 
0.018 
1.87 
0.04 
0.193 
0.164 
0.408 
1.257 
0.988 
0.27 
0.03 
0.453 
0.642 
0.01 
0.11 
0.723 
0.433 
0.661 
0.035 
0.033 
0.05 
0.03 
0.01 
0.01 
0.245 
0.185 

0.2 
0.096 
0.139 
0.045 

1.48 
10.994 Ha . 


18 
19 
20 


132 


21 


22 
23 


24 
25 


26 


136/1 
145/2 
148 /8A 
148/80 
61/4A 
62/1 
64/2 
133/2 
143/2 
204 / 10B 

242 /7B 
Total area 


27 
28 


29 
30 
31 


Pune , 
Dated 18th July 2019 . 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

१३ 
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS ) , AND EXECUTIVE MAGISTRATE 

GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP /XI(6 )/A.P./701( 13)/2019.- Whereas, based on the information received from various 
sources , it is apprehended that there is likelihood of breach of peace and disturbance of public 
tranquility and also there is grave danger to human lives and loss of properties on that account, AND , 
it is considered expendient to issue prohibitory order for restricting movement and unlawful assembly 
of five or more persons for prevention of breach of peace, disturbance to public tranquility and danger 
to human lives and loss of properties and to prevent any kind of riot or affray in the areas under the 
control of Commissioner of Police , Brihan Mumbai. 

Now , Therefore, I, Manjunath Singe , Dy. Commissioner of Police (Operations), Brihan Mumbai 
in exercise of the powers conferred upon me by sub -section ( 3 ) of section 37 read with sub- section ( 2 ) 
of section 10 of the Maharashtra Police Act , 1951 (Mah . Act XXII of 1951) do hereby prohibit , for the 
period commencing from 00-01 hours on 15th July 2019 and ending at 24-00 hours on 29th July 2019 
throughout the city of Brihan Mumbai. 

(i) Any assembly of five or more persons, 
(ii ) Any procession of any persons and 
(iii) Any use of loudspeakers, amplifying instruments , musical band and bursting of 

crackers in any procession by the assembly . 
The prohibition contained in the order exempted for : 

( a ) Marriage ceremony and matrimonial functions etc. 
(6 ) Funeral assemblies and procession on way to crematoriums/burial places. 
(c ) Statutory meeting of companies of clubs, co -operative societies and other societies and 

associations. 
(d ) Social gathering and meeting of clubs , co -operative societies and other societies and 

associations to transact their normal business. 
(e ) Assemblies in or about Cinema houses, theatres or any place of public amusement for the 

purpose of watching films, dramas or performances as the case may be . 
(f) Assemblies in or about courts of law and offices of the Government and local bodies in 

discharge of Governmental or Semi-Governmental functions. 
(g ) Assemblies in or about schools, colleges and other educational institutions for academic 

activities . 
(h ) Assemblies in factories, shops and establishments for normal trade, business and callings . 
(i) Such other assemblies and the processions as may be permitted by Zonal Deputy 

Commissioners of Police, Brihan Mumbai and their supervisory officers . 
Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned. 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 
(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 

order may be imposed as if this order had not expired . 
I further direct that this order will be published and promulgated in Brihan Mumbai by affixing 
copies thereof, in conspicuous part public of places, courts , Government Offices and by proclaiming the 
same through loudspeakers or megaphones as well as publishing through media ofwhatever form available. 

Given under my hand and seal on 8th July 2019 . 


MANJUNATH SINGE , 
Deputy Commissioner of Police (Operations), 

and Executive Magistrate , 

Greater Mumbai . 


१४ 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
DEPUTY COMMISSIONER OF POLICE (OPERATIONS), AND EXECUTIVE MAGISTRATE 

GREATER MUMBAI 


Order 


No. CP/XI (6 ) /L.W.7702 (07) 2019.— Whereas, I consider it necessary for the preservation of public 
peace and public safety in Brihan Mumbai. I, Manjunath Singe, Dy . Commissioner of Police 
(Operations), Brihan Mumbai in exercise of the powers conferred upon me under sub -sections ( 1) and 
( 2 ) of section 37 read with sub - section (6 ) of section 2 and sub - section ( 2 ) of section 10 of the 
Maharashtra Police Act (Mah . XXII of 1951) do hereby prohibit the following acts throughout Brihan 
Mumbai for the period from 00-01 hours of 13th July 2019 to 24-00 hours on 11th August 2019 . 

( 1) The carrying of arms, cudgels, swords, spears , bludgeons, unlicensed guns, knives, 

sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing 
physical harm (violence ). Save for such firearms where license has been granted by 
this authority or where specific permission is sought for carriage of such arms from 

the competent authority . 
( 2 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 
( 3 ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 

means of casting or impelling missile . 
(4 ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof. 
(5 ) The public utterance of cries , singing of songs , playing of music. 
(6 ) Delivery of harangues, the use of gestures or mimetic , representations and the pre 

parations, exhibition or dissemination of pictures, symbols, playcards or any other 
object or thing which may in the opinion of any police officer posted in 
Brihan Mumbai City Police , offend against decency or morality or undermine the 

security of or tend to over -throw the State . 
2 . If any person goes armed with such article or carries any corrosive substance or explosive or 
missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the corrosive substance or 
explosive or missile shall be liable to be seized from him by any police officer and the article corrosive 
substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State Government. 

3 . This order will not be applicable to any person being in service or employment of any Government 
or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , to carry weapons . 
The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or Chowkidars etc. , employed 
on watch - n -ward duties carrying lathis admeasuring in length not exceeding 3 1/2 feet. 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned : 

(a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

(6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of this 
order may be imposed ; as if this order had not expired . 

5 . I, further direct that this order shall be published and promulgated in Brihan Mumbaiby affixing 
copies thereof in conspicuous public places and by announcing the same through loudspeakers or 
megaphones, as well as publishing through media of whatever form available . 

Given under my hand and Seal on 8th July 2019 . 


MANJUNATH SINGE, 
Dy. Commissioner of Police (Operations ) 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai. 


१५ 


७४० 


४ 


५ 


७४४ पै 


७४५ पै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
जिल्हाधिकारी कार्यालय, रत्नागिरी यांजकडून 

( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
अधिसूचना 

३ 

०.६५.०० 
क्रमांक भूसंपादन / एसआर -१०४ / कोंडगे/ २०१९. - ज्याअर्थी, समुचित 

७४३ 

२.०४.०० 
शासन असलेल्या रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, भूमिसंपादन , 

०.३६.०० 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 

६ 

०.०८.०० 
“ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे. ) यांच्या कलम 

७ ७३ ९ 

०.३८.०० 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 

८ ७३८ 

०.४५.०० 
वापर करून, अधिसूचना, क्रमांक उविअरा / भूसं / एसआर -१०४ / कोंडगे / 

९ ७३७ 

१.२१.०० 
२०१७, दिनांक १८ जुलै २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली 
आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या 

२.१७.०० 
अनुसूची एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची, 

११ 

०.२ ९ .०० 
अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 

१२ 

०.६५.०० 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 

१३ 

०.३८.०० 


१० 


७३६ पै 


७३५ पै 


७३४ पै 


७३३ पै 


१४ 


७३२ पै 


०.०३.०० 


१५ 


७२० पै 


१.८८.०० 


१६ 


७१ ९ / १ 


०.८६.०० 


७१९ / २ 


०.५१.०० 


१८ 


७१८ 


०.५०.०० 


१ ९ 


७१७ पै 


०.६०.२ 


२० 


७१६ 


०.०६.०७ 


२१ 


७१५ पै 


०.४७.०० 


२२ 


७१४ पै 


२.६५.०० 


आणि ज्याअर्थी, रत्नागिरी (जिल्ह्याच्या) जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट -कलम ( २ ) अन्वयेदिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे ; आणि म्हणून, उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट- कलम 
( १ ) च्या तरतुदींन्वये, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे जमिनीचे असल्यामुळे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी “ पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून घोषित करण्याची 
तसेच पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची चार मध्ये 
विनिर्दिष्ट करण्याची आवश्यकता नाही ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये, समुचित शासन असलेलाजिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , 
राजापूर यास पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची- एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गाव कोंडगे, तालुका लांजा, जिल्हा रत्नागिरी 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १०४/२०१७ 
अनुक्रमांक भूमापन क्रमांक किंवा 

अंदाजित क्षेत्र 
गट नंबर / सर्व्हे नंबर ( हेक्टरमध्ये ) 

हिस्सा नंबर 


२३ 


७०८ पै 


०.३८.०० 


२४ 


७०७ पै 


०.०४.०० 


२५ 


६११ पै 


०.२३.०० 


२६ 


६१० पै 


०.३१.०० 


२७ 


६० ९ 


०.७८.०० 


२८ 


६०८ 


०.४५.०० 


२ ९ 


६०७ 


०.७८.०० 


३० 


६०५ पै 


०.१३.०० 


३१ 


६०६ पै 


०.३५.०० 


३२ 


५ ९ ० पै 


०.६३.०० 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३३ 


५८ ९ पै 


०.५२.०० 


१ 


०.५५.०० 


३४ 


५७९ / १ पै 


०.४७.०० 


७४१ पै 
७४२ पै 


२ 


०.५ ९ .०० 


३५ 


५७८ पै 


०.४२.०० 


१६ 


५७७ पै 


५७६ पै 
५७५ पै 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 

समाजाला मिळणारे लाभ 

या प्रकल्पामुळे शेतीसाठी पाणी , सार्वजनिक पाणीपुरवठा होणार 
३६ 

१.००.०० 

आहे . त्याचबरोबर ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतकरी, भूमीहीन , 
३७ 

०.३१.०० 

शेतमजूर यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार असून जीवनमानात 
३८ 

०.८७.०० 

सुधारणा होणार आहे. 
३ ९ ५७४ पै १.४ ९.०० 

अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
१.५०.०० 

गाव कोंडगे , तालुका लांजा , जिल्हा रत्नागिरी 
४१ 

०.७४.० अनुक्रमांक भूमापन 

क्रमांक किंवा अंदाजित क्षेत्र 
४२ ०.२३.०० 

सर्व्हे नंबर 

( हेक्टरमध्ये ) 
एकूण २८.९९.९ ० हे . आर . 

निरंक 
नदी, नाले , ओढा (बिन नंबरी ) १.६०.०० हे . आर . 


४० 


५७३ पै 
५६ ९ पै 
५६४ पै 


एकूण 


३०.५ ९.९ ० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव- कोंडगे लघु पाटबंधारे योजना 
प्रकल्पाचे वर्णन- बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ 

कालव्यासाठी भूसंपादन . 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

निरंक 
टीप उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उप विभागीय अधिकारी कार्यालय , 
राजापूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २५ मार्च २०१ ९ . 


सुनील चव्हाण , 
जिल्हाधिकारी , 
रत्नागिरी . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३११८ / २०१ ९.- श्री . एस . डी . घनवट , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ३१ मे २०१९ ते ४ जून 
२०१ ९ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ५ जून २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ३० मे २०१९ रोजीचे का.वे.नं. पासून ते ६ जून २०१ ९ 
रोजीचे का.वे. पु . पर्यंत 

मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मिळणेबाबतचा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . एस. डी. घनवट, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात 
येत आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . एस . 

घनवट , 

हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहीले असते . 

श्री . एस . डी . घनवट, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
दिनांक ३० मे २०१९ रोजीचे का.वे.नं. पासून ते दिनांक ३ जून २०१९ रोजीचे का.वे.पु. पर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार तसेच जिल्हा 
न्यायालय , रायगड- अलिबाग कार्यालयीन आदेश क्रमांक १९५३/ २०१९, दिनांक २ ९ मे २०१९ अन्वये ठेवण्यात आलेला कार्यभार श्री . एन. बी . 
लवटे , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 

तसेच दिनांक ३ जून २०१९ रोजीचे का.वे. पासून ते दिनांक ६ जून २०१९ रोजीचे का.वे.पु. पर्यंत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस. एस . 
पिंगळे, दुसरे सह दिवाणी न्यायाधीश व. स्तर, अलिबाग यांजकडे राहील . 


डी . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ ९ मे २०१ ९ . 


आर. जी . मलशेट्टी, 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


१७ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक उचिशा/ पोल-२/ म.आ. / ३९ ८ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, जयगड-डिंगणी रेल्वे मार्गाचे कामकाज होऊ नये याकरिता त्या भागातील ग्रामस्थ 
वेळोवेळी आंदोलने करीत असतात . रत्नागिरी जिल्ह्यात पारंपारिक मच्छिमार व पर्ससीननेट मच्छिमार यांचेत सुरू असलेल्या मासेमारी वादा 
विरोधात देखील ठिकठिकाणी आंदोलनात्मक कार्यक्रम आयोजित करण्यात येत आहेत . तसेच रत्नागिरी जिल्ह्यात राष्ट्रीय महामार्गाचे चौपदरीकरणासाठी 
भू- संपादनाचे काम चालू असून , त्याकरिता देखील काही ठिकाणी ग्रामस्थांचा विरोध आहे. 

त्याचबरोबर गोवंशीय हत्येच्या संशयाने पिरलोटे , ता . खेड येथे, तेथील ग्रामस्थांनी दिनांक २६ जानेवारी २०१९ रोजी रस्ता रोको आंदोलन करून 
तेथे बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलीस अधिकारी व कर्मचारी यांचेवर हल्ला केलेला आहे . त्यामुळे खेड तालुका व आजुबाजुच्या 

परिसरात 
तणावाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे . 

वरील सर्व परिस्थिती लक्षात घेता, रत्नागिरी जिल्ह्यात कोणत्याही प्रसंगी क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या घटनांचे पडसाद उमटून कायदा व 
सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित रहावी याकरिता पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी 
त्यांचेकडील पत्र जा.क्र . जिविशा / २०१९ ४ / २०१९, दिनांक २४ जून २०१९ अन्वये जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७(१)( ३ ) 
अन्वये मनाई आदेश देणे आवश्यक आहे असे माझे निदर्शनास आणून दिले आहे व त्याबाबत माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , अपर जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी, मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७( १)( ३ ) सन १९ ५१ चा कायदा २२ वा नुसार 
मला मिळालेल्या अधिकारान्वये आदेश करतो की , दिनांक २९ जून २०१ ९ रोजी ००-०१ वा . पासून ते दिनांक १३ जुलै २०१९ रोजी 
२४-०० वा . पर्यंत जिल्ह्यात मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७( १)(३ ) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करीत आहे. या आदेशान्वये 
वरील कालावधीत खालील कृत्य करण्यास मनाई करणेत येत आहे . 

( अ) शारीरिक दुखापती करण्यासाठी वापरता येतील अशी हत्यारे , सोटे , तलवारी, बंदूका , सुरे, लाठ्या अगर कोणतीही वस्तू घेऊन 

फिरणे. 
( ब ) अंग भाजून टाकणारा कोणताही दाहक किंवा स्फोटक पदार्थ घेऊन फिरणे . 
( क ) दगड किंवा इतर शस्त्रे, हत्यारे किंवा शस्त्र फेकावयाची साधने बरोबर घेऊन फिरणे, गोळा करणे किंवा तयार करणे . 
( ड ) सभ्यता अगर निती याविरूद्ध अशी किंवा शांतता धोक्यात येईल अशी भाषणे करणे अगर सोंग आणणे अगर कोणतीही वस्तू 

किंवा जिन्नस तयार करणे व लोकांत प्रसार करणे. 
( इ ) इसम अगर प्रेते किंवा आकृती यांच्या प्रतिमा यांचे प्रदर्शन करणे. 
( फ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा करणे , गाणी गाणे, वाद्य वाजविणे . 

( ग) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त इसमांना विना परवानगी एकत्रित येण्यास मनाई आहे . 
मी असेही जाहीर करतो की , उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश हे खालील बाबीकरिता लागू होणार नाहीत . 

( १ ) अंत्ययात्रा 
( २ ) धार्मिक विधी, धार्मिक मिरवणूक , लग्न सोहळा, सामाजिक सण इ. 
( ३ ) शासकीय सेवेत तैनात कर्मचारी 

( ४ ) सार्वजनिक करमणुकीची सिनेमागृह , रंगमंच इ. 
प्रतिबंधात्मक आदेशाचे काळात कोणताही मोर्चा, मिरवणुका तसेच सभा निवडणूक प्रचार सभेचे आयोजन करावयाचे झाल्यास संबंधित 
उप विभागीय दंडाधिकारी यांची लेखी परवानगी घेणे आवश्यक आहे व अशी परवानगी घेतल्यानंतरच उपरोक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू 
होणार नाही. 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक २८ जून २०१९ रोजी दिला . 


. 


दत्तात्रय भडकवाड , 
अपर जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ३ 


१८ 


.. 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहसंचालक , नगरविकास कोंकण विभाग , नवी मुंबई यांजकडून 

सूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६. 

क्रमांक प्रा.यो.ठा.- पा - रा / मौजे गुंडे/ ता . शहापूर जि . ठाणे / ग.नं . १९ /१ व इतर / कलम २०( ३ )/प्र.क्र . ११/ सहसंकोवि /१०६८. - ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम 

उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे ), मधील तरतूदीनुसार ठाणे 
पालघर- रायगड-प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असा संबोधले आहे ) शासनाने दिनांक ६ जानेवारी २०१८ रोजी मंजूर 
केली असून, ती दिनांक ६ मार्च २०१८ पासून अंमलात आलेली आहे 

आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे गुंडे, ता. शहापूर, जि . ठाणे येथील गट नं . १९ /१, १९/ २, १९/ ३, १९ / ४, १९ /६, १९ / ८ / 
३, २९ /१/१, २९ /१/ २, ३०/१ , ३०/२, ३१/१ पै/ अ, ३३/१ , ३३/२, ६५/१, ६५/२, ६५/५, ६५/६ , ३१४ क्षेत्र १५.०७६ हेक्टर ( यापुढे ज्यास 
उक्त जमीन " असे संबोधले आहे ) शेती विभागात समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कमल २० अन्वये वेळोवळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टिपीएस . १८१५ / प्र.क्र . 
४ ९ /१५ / नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत, ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे संबोधले आहे) व त्या 
अनुषंगाने शासनाने “ प्रस्ताव छाननी समिती ” गठीत केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २० पोट - कलम (२) मधील तरतूदीनुसार, उक्त जमिनी , शेती विभागात वगळून , खालील 
अटींच्या अधीन राहून, रहिवास विभागात समाविष्ट करण्याचेप्रस्तावित असून, त्या अनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे , ( यापुढे ज्यास उक्त प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ), असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठीत 

प्रस्ताव छाननी 
समिती ” चे मत झाले आहे . 

( १) शासनाने शासन निर्णय, दिनांक ६ मे २०१६ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ तसेच वेळोवेळी निर्धारित केलेले अधिमूल्य, शुल्क व शासन 
निर्णयातील सर्व अटी जमिनधारक /विकासक यांचेवर बंधनकारक राहतील. 

( २) विषयाधिन जमिनीचेविकसन करतांना, १० टक्के क्षेत्र ‘ सार्वजनिक सुविधांसाठी प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 
( ३) सदर जमिनींचा विकास करताना एक मुख्य रस्ता १५ मी . रुंदीचा ठेऊन तो हद्दीपर्यंत ठेवणे आवश्यक आहे. 

( ४) ग. क्र . १९ /१ व १९ / २ बाबत स्पष्ट मालकीसिद्ध होणारी कागदपत्रे ( ७/१२) कलम २० ( ४ ) खालील अंतिम निर्णय घेणेपूर्वी सादर करणे 
बंधनकारक राहील ; 

( ५ ) सदर जमिनींचा विकास करताना केंद्र शासनाचे पर्यावरण , वन व हवामान बदल विभागाच्या पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र ( पश्चिम घाट 
साठीच्या ) दिनांक ४ सप्टेंबर २०१५ च्या अधिसूचनेतील सर्व अटी जमीन मालक /विकासक यांच्यावर बंधनकारक राहतील . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१ पोट-कलम ( १) अन्वये निर्णय क्रमांक टिपीएस-१८१५/ प्र.क्र . ४ ९/ १५ / नवि -१३, 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २०( २), २०( ३) व २०( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना याना प्रदान कलेले आहेत 

आणि ज्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट - कलम ( ३) अन्वये उक्त 
प्रस्तावित फेरबदलाच्या अनुषंगाने नागरिकांकडून हरकती व सूचना योग्य त्या कारणांसह , ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या 
तारखेपासून ३० दिवसांच्या मुदतीत लेखी स्वरुपात मागविण्यात येत आहेत ; 
हरकती / 

/ सूचना सहसंचालक , नगररचना, कोंकण विभाग, नवी मुंबई तिसरा मजला, कक्ष क्र . ३०५, कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ , 
यांच्या कार्यालयाकडे पाठवाव्यात. उक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ त्यांचे व सहायक संचालक , नगररचना , 
ठाणे जिल्हाधिकारी इमारत , ३ रा मजला, कोर्ट नाका, ठाणे ( प.) यांचे कार्लायात कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध आहे. 


. 


~ 


सदर सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रकाश भुक्ते , 
सहसंचालक , नगररचना, 
कोंकण विभाग, नवी मुंबई. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

१ ९ 
JOINT DIRECTOR OF TOWN PLANNING , KONKAN DIVISION , NAVI MUMBAI 

Notice 
THE MAHARASHTRA REGIONAL AND TOWN PLANNING Act, 1966 . 

No. R.P Thane- Palghar-Raigad /Mouje Gunde / Tal. Shahapur/ Dist. Thanel /Gut.No. 19/1 etc./ 
Section 20 ( 3 )/Pr.kr. 11/ JDTP / 1068. — Whereas the Government has sanctioned the Regional Plan 
for Thane- Palghar-Raigad District on dated 6th January 2018 (hereinafter referred to as “ the 
said Regional Plan ” ) under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) and has came into force with effect from 6th March 
2018 ; 

And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring about 15.076 hectare bearing 
Gut No. 19/1, 19/2 , 19/3 , 19/4 , 19/6 , 19/8/3 , 29/1/1 , 29/1/2 , 30/1, 30/2 , 31/1 (pt )/A , 33/1 , 33/2 , 65/1, 65/2 , 
65/5 , 65/6 , 314 of Mouje Gunde , Taluka Shahapur , District Thane (hereinafter referred to as 
“ the said land ” ) is included in Agriculture Zone ; 

And whereas, the Government vide Resolution No. TPS . 1815 /C.R . 49/ 15 /UD - 13 , dated 
6th May 2015 (hereinafter referred to as “ the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under section 
20 of the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional 
Plans, and for that purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee " ; 

And whereas ; the “ Proposal Scrutiny Committee ” constituted under the said Government 
Resolution , is of the opinion that, the said land shall be deleted from Agriculture Zone and 
proposed to be included in ‘Residential Zone , and accordingly it is necessary to modify the said 
Regional Plan (hereinafter referred to as “ the said modification ” ) in accordance with the 
provisions of sub -section ( 2 ) of section 20 of the said Act , subject to the following conditions : 

( 1) All the conditions laid down in the the said Government Reslutions dated 6th May 
2015 , 4th January 2016 and the payment of requisite premium and fees shall be binding on 
the land owner / developer . 

(2 ) While developing the said land it shall be binding to provide 10 % Amenity space . 

( 3) While developing the said land it shall be binding to provide 15m . wide main road 
and it should reach to the boundary of the said plot. 

( 4 ) The compliance of clear ownership records of Gut No. 19/1 and 19/2 shall be done by 
the applicant, prior to the decision under section 20 ( 4 ). 

(5 ) All the conditions laid down in the Notification of Ministry of Environment Force 
and Climate change for western Ghats ecology sensitive areas dated 4th September 2015 
shall be binding on the owner/developer at the time of development of said lands. 

And whereas, as per the provision of sub -section ( 1) of section 151 of the said Act, the 
Government vide notification No. TPS . 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated the 11th June 2015 has delegated 
the powers under section 20 (2), 20 (3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town 
Planning ; 

Now , therefore, in exercise of powers delegated by the Government in this regard , suggestions 
| objections with reasons are invited from the public in writing , in accordance with section 20 ( 3) 
of the said Act , in respect of the said proposed modification within 30 days from the date of 
publication of this notice in the Maharashtra Government Gazette ; 

The Suggestions/Objections shall be addressed to the Joint Director of Town Planning, 
Konkan Division , Third Floor , Room No.305 , Konkan Bhavan , Navi Mumbai 400 614. The plan 
showing the proposed said modification is kept open for inspection to the public during office 
hours in the said office and in the office of Assistant Director of Town Planning , Thane , Collector 
Building , 3rd Floor, Court Naka, Thane ( W ). 

This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in . 


PRAKASH BHUKTE , 
Joint Director of Town Planning , 
Konkan Division , Navi Mumbai. 


ATT E ( fa.g.) - 337 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक भूसं/ कात -१/ वहाळ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, खाली दर्शविलेल्या अनुसूचीप्रमाणे संपादन संस्था सिडको ही नवी मुंबई प्रकल्पासाठी जमीन 
संपादन करू इच्छिते ; 

ज्याअर्थी, भूमिसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ च्या प्रकरण दोन 
प्रमाणे समुचित शासनास सामाजिक आघात व सार्वजनिक प्रयोजन निर्धारित करण्याबाबत प्राथमिक अन्वेषण करणे गरजेचे आहे ; 

ज्याअर्थी, उपरोक्त कायद्याचे कलम ४ चे पोट- कलम ( १) अन्वये समुचित शासन बाधित क्षेत्रातील ग्रामस्तरावरील किंवा प्रभाग स्तरावरील 
संबंधित पंचायतीशी, नगरपालिकेशी किंवा यथास्थिती महानगरपालिकेशी विचारविनिमय करील आणि अधिसूचनेद्वारे अशा शासनाद्वारे विनिर्दिष्ट 
करण्यात येईल अशारितीने व अशा तारखेस, त्यांच्याशी विचारविनिमय करून सामाजिक आघात निर्धारण अभ्यास करील ; 

उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोट -कलम (ई) प्रमाणे जिल्हाधिकारी, रायगड यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित करण्यात आले आहे. 
आणि कलम ३ चे पोट - कलम ( ग) नुसार जिल्हाधिकारी , रायगड यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल यांना प्राधिकृत केलेले आहे ; 

त्यामुळे उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), मेट्रो सेंटर क्र . १, पनवेल, जि . रायगड याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये भूमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ मधील तरतुदींप्रमाणे दिनांक ९ जुलै २०१९ 
पासून ( Socio Quest Solution), पनवेल, जि . रायगड यांनी सामाजिक आघात निर्धारण ( SIA) अभ्यासाची कार्यवाही 

सुरू 


करावी . 


अनुसूची 
जमिनीचे वर्णन 


गावाचे नाव मौजे वहाळ , ता . पनवेल, जि . रायगड 


सर्व्हे नंबर / हिस्सा नंबर 


क्षेत्र चौ . मी . 


२ ९ ४ / १ 


१३०० 


पनवेल , 


जयराम देशपांडे , 
उप जिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , 
मेट्रो सेंटर क्र . १ , पनवेल. 


दिनांक ९ जुलै २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

२१ 
BY THE DEPUTY COLLECTOR (LAND ACQUISITION ) , METRO CENTER No. 1 , PANVEL 


NOTIFICATION 


Whereas , the appropriate Government intends to acquire the land described in Schedule 
given below for New Mumbai Project for CIDCO ; 

Whereas , according to Chapter II of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act , 2013 (hereinafter the “ said Act ” ) it is necessary for the 
appropriate Government to make preliminary investigation for determination of social impact and public 
purpose ; and 


Whereas , according to sub -section ( 1 ) of section 4 ofthe said act notification for consultation with the 
concerned Panchayat,Municipality or Municipal Corporation as the case may be in the affected area and 
in the manner and date the social impact assessment (hereinafter the “ SIA " ) is to be conducted ; and 


According to sub - section (e ) of section 3 of the said act. The collector of Raigad District is notified as 
the appropriate Government. And according to sub - section ( g ) of section 3 ; Collector has appointed Deputy 
Collector (Land Acquisition ) Metro Center No. 1, Panvel to perform the function of Collector . 


Hence , The Deputy Collector (Land Acquisition ) Metro Centre No. 1 , Panvel, District Raigad hereby 
notifies that the process of SIA shall be initiated from 9th July 2019 by Socio Quest Solutions , Panvel, 
Dist. Raigad in the affected area . In the manner prescribed in the Right to Fair Compensation and 
Transparency in Land Acquisition , Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 . 


Schedule 


Description of Land 


Name of the Village Vahal, Taluka Panvel, District Raigad 


Sr. No. 


Survey /Gat No. 


Approximate 

Area 
( sq . m ) 


1 


294/1 


1300 


Panvel, 
dated the 9th July 2019 . 


JAYRAM DESHPANDE , 
Deputy Collector (Land Acquisition ), 

Metro Centre No. 1, Panvel. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त, ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / ८६ / २०१९.- ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना यांच्याकडून 
महागाई, वीज भारनियमन, पाणीटंचाई व जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने , घेराव , धरणे, सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले 
जाण्याची शक्यता आहे. दिनांक १२ जुलै २०१९ रोजी देवशयनी आषाढी एकादशी (पंढरपूर यात्रा), दिनांक १६ जुलै २०१ ९ रोजी गुरूपौर्णिमा व दिनांक 
१७ जुलै २०१ ९ रोजी साईबाबा उत्सव समाप्ती-शिर्डी असे सार्वजनिक सण / उत्सव संपन्न होणार आहेत . 
त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी ,विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , 

ठाणे 
शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) व ( ३ ) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्था 
जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे 

( १) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले,बंदुका , लाठ्या, किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे . ( २) दगड 
किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . ( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे, गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे इत्यादी. ( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचेप्रदर्शन करणे. (६ ) सभ्यता 
अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील, किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल अशी भाषणे, हावभाव, 
चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. ( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे, जाहीर सभा घेणे, मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे 
इ. कृत्यांना या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत . 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे, किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल, किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदरचा आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 


" 


( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 


( २ ) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 


( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 


( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 


( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 
( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 


सदर मनाई आदेश दिनांक ५ जुलै २०१ ९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक १९ जुलै २०१ ९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वरील मनाई 
आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


ठाणे, 
दिनांक ४ जुलै २०१ ९. 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


२३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक वि.शा. स.सा.क./ परीक्षा / मनाई आदेश / २५ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, दिनांक १७ जुलै २०१ ९ ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ या 
कालावधीत “ उच्च माध्यामिक प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १२ वी ) ” व दिनांक १७ जुलै २०१९ ते दिनांक ३० जुलै २०१९ या कालावधीत 

माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र परीक्षा ( इयत्ता १० वी ) ठाणे पोलीस आयुक्त परिक्षेत्रातील विविध माध्यमिक शाळेत व महाविद्यालयात 
घेतल्या जाणार आहेत . 


6 


" 


. 


त्याअर्थी, परीक्षा केंद्राभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमून परीक्षा केंद्रातील इमारती मधील सार्वजनिक मालमत्तेचे 
नुकसान करून सार्वजनिक शांतता भंग करण्याची दाट शक्यता आहे. तसेच झेरॉक्स सेंटर ,फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ, मोबाईल फोन, डीजीटल 
डायरी, पेजर , लॅपटॉप , आयपॉड , मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करून गैरप्रकार केले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . 

मी , विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , मला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२, गृहविभाग, मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १ मे १९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परिक्षार्थी, पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रक्रिया संबंधी अधिकारी 
व कर्मचारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच झेरॉक्स सेंटर, 
फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , मोबाईल फोन , पेजर , लॅपटॉप , आयपॉड मायक्रोफोन इ. तत्सम साधनांचा वापर करण्यास व सदरची दुकाने , 
सेवा बंद ठेवण्याबाबत आदेश निर्गमित करीत आहे. 


. 


सदरचा आदेश दिनांक १७ जुलै २०१९ रोजी सकाळी ०६.०० वाजेपासून ते दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी सायंकाळी १९.०० वाजेपर्यंत 
अंमलात राहील. 


मी , सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनिक्षेपकाद्वारे जाहीर करून प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


विवेक फणसळकर , 


ठाणे , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


पोलीस आयुक्त , 

ठाणे 


शहर . 


२४ 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३ -९, शके १९ ४१ 

पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक विशा/ मनाई आदेश / ८७ / २०१ ९ . - ज्याअर्थी, ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष, सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे, आंदोलने, निदर्शने, घेराव, धरणे , सभा इ. कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता आहे. 
दिनांक ३० जुलै २०१ ९ रोजीपासून पुढे ४० दिवस चालीया उत्सव साजरा होणार आहे. दिनांक १ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे 
जयंती व दिनांक २ ऑगस्ट २०१ ९ रोजी श्रावण मासारंभ असे सार्वजनिक सण/ उत्सव संपन्न होणार आहेत . 

त्याअर्थी, वरील घटनांच्या अनुषंगाने सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी मी, विवेक फणसळकर , पोलीस आयुक्त, 
ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७(१) व ( ३) अन्वये जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालीलप्रमाणे मनाई आदेश देत आहे : 

( १) शस्त्रे, सोटे , तलवारी, भाले, बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बाळगणे. 
( २) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने जमा करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रीतीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) व्यक्तीच्या किंवा प्रेताकृतीच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर निती याविरुद्ध असतील अशी किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील , किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे, हावभाव, चित्रफलक , प्रदर्शित करणे. 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे, घोषणा, प्रतिघोषणा देणे इ. कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 
वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत 

" जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे,किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल ,किंवा ज्यास 
अधिकार प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . ” 
सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत. 

( १) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २) प्रेतयात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका. 
( ३) सरकारी /निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा/मिरवणुका. 

( ६ ) सर्व शासकीय /निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेलेठिकाण . 
सदर मनाई आदेश दिनांक २० जुलै २०१९ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक ३ ऑगस्ट २०१९ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील. वरील 
मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


: 


ठाणे शहर , 


विवेक फणसळकर , 
पोलीस आयुक्त , 

ठाणे शहर . 


दिनांक १८ जुलै २०१९ . 


२५ 


वाचले . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

जिल्हादंडाधिकारी , रत्नागिरी यांजकडून 
(१ ) कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी यांचेकडील पत्र जा.क्र . / एनआरडी / 

डीबी / डीएम / ७३१४ , दिनांक ४ जुलै २०१९ या कार्यालयाकडे प्राप्त दिनांक ५ जुलै २०१९. 
( २ ) कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग , रत्नागिरी यांचेकडील पत्र जा.क्र ./ एनआरडी / 

डीबी / डीएम / पूल / ७३५ ९, दिनांक ५ जुलै २०१ ९ . 
३ ) उप विभागीय दंडाधिकारी, राजापूर यांचेकडील पत्र क्र ./ फौजदारी /दांडेपूल / कावी-६२२ / २०१९, दिनांक ६ जुलै २०१ ९ . 
( ४ ) अपर पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांचेकडील पत्र क्र ./दांडेपूल / वाहतूक / २१४७७/ २०१९, दिनांक ६ जुलै २०१९. 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन , गृह विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांजकडील दिनांक १९ मे १९९ ० रोजीचे राजपत्र. 
( ६ ) मोटार वाहन अधिनियम , १ ९ ८८ चे कलम ११५ . 


. 


आदेश 


~ 


क्रमांक उचिशा/पोल-२/बं.आ. / दांडेपूल / २०१९.- ज्याअर्थी, रेवस रेड्डी रस्त्यावरील (प्ररामा क्र .- ४) सा . क्र . ६४/०० मधील दांडे पुलाच्या 
अणसुरे बाजुकडील बॉक्सेल सिंक झाल्याने, दांडे पुलावरील अवजड वाहतूक दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत बंद करणेची अधिसूचना निर्गमित 
होणेबाबत , कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रत्नागिरी यांनी वाचले अनुक्रमांक १ व २ अन्वये विनंती केली आहे . 
त्यास अनुसरून वाचले अनुक्रमांक ३ अन्वये उप विभागीय दंडाधिकारी, राजापूर यांनी “ पावसाळ्याचा कालावधी व पुलाची स्थिती पहाता जीवित 
हानी टाळण्यासाठी पुलावरून अवजड वाहतूक बंद करणे आवश्यक वाटते ” असा अभिप्राय सादर केला आहे व वाचले अनुक्रमांक ४ अन्वये 
अपर पोलीस अधीक्षक , रत्नागिरी यांनी “ मान्सुन हंगाम सुरू झाल्याने नैसर्गिक आपत्तीमुळे जीवित व वित्त हानी/ दुर्घटना टाळणे हेतू सदरची वाहतूक 
बंद करणे उचित होईल ” असा अभिप्राय कळविला आहे. 

त्याअर्थी, मी , सुनिल चव्हाण, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी, रत्नागिरी , कार्यकारी अभियंता, उत्तर रत्नागिरी सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, रत्नागिरी यांनी सादर केलेली वस्तुस्थिती विचारात घेता तसेच वाचले क्रमांक ३ व ४ अहवालचे अनुषंगाने मोटार वाहन कायदा, १९ ८८ 
चे कलम ११५ नुसार खालीलप्रमाणे आदेशित करतो की , 

रेवस रेड्डी रस्त्यावरील (प्ररामा क्र .-४ ) सा.क्र . ६४/०० मधील दांडे पुलावरील अवजड वाहतूक प्रतिबंधीत करण्यात येत आहे . सदर 
आदेशाचा अंमल दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजी पासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . वाहतूक नियमनाबाबत 
जनतेस माहिती मिळावी या दृष्टीने मोटार वाहन अधिनियम , १९ ८८ चे कलम ११६ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१ ९ ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत 
वाहतुकीची चिन्हे उभारणेची कार्यवाही कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग , उत्तर रत्नागिरी यांनी वाहतूक पोलीस व उप प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी यांचे मदतीने करावयाची आहे . 

हा आदेश माझे सही व शिक्क्यानिशी आज दिनांक ११ जुलै २०१९ रोजी दिला . 


सुनील चव्हाण, 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

रत्नागिरी. 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ४ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य , मुंबई यांजकडून 
वाचावे.- (१) मोटर वाहन कायदा १९ ८८ चे कलम ११५ मधील तरतुदी. 

( २) मोटर वाहन कायदा १९८८ चे कलम ११५ खालील अधिकार प्रदान केलेली शासन गृह विभागाकडील अधिसूचना 

क्र . एम . व्ही . ए. ०५८ ९ /सीआर-१०६१ /टीआरए-२, दिनांक १ ९ मे १९९ ०, Addendum, दिनांक ३० सप्टेंबर 
२००२. 


अधिसूचना 
क्रमांक १९ ८६ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४८ च्या प्रत्येक मार्गावर 
तीन मार्गिका असून , यापैकी प्रवासी बसेस / जड / अवजड वाहने डाव्या मार्गिकेमधून न जाता उजव्या मार्गिकेमधून मार्गक्रमण करून वाहतूक नियमांचे 
उल्लंघन करीत आहेत. नमूद वाहनांनी मार्गिकेची शिस्त न पाळल्यामुळे आणि उजवीकडील मार्गिकेतून कमी वेगाने वाहन चालविल्यामुळे हलकी 
वाहने वेगाने डाव्या मार्गिकेतून मार्गक्रमण करीत आहेत. मार्गिकेची शिस्त न पाळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात अपघात होत असून त्यामध्ये 
जीवीतहानीचे प्रमाण वाढलेले आहे , तसेच 

वाहतूक 

कोंडीचेही प्रमाण जास्त आहे ; 
ज्याअर्थी, उक्त राष्ट्रीय महामार्गावर व द्रुतगती मार्गावर अपघातांचे प्रमाण टाळण्यासाठी जड अवजड वाहनांची प्रत्येक मार्गाच्या डाव्या मार्गिके 
मधून जाणे व महामार्गावरील वाहतूकीची कोंडी टाळणे , चालकांनी मार्गिकेच्या शिस्तीचे पालन करणे यासाठी प्रस्तावीत उपाययोजना करणे 
आवश्यक आहे . त्यासाठी मोटर वाहन कायद्यातील उपरोक्त अनुक्रमांक १ व २ च्या तरतुदीनुसार अधिसूचना जारी करणे आवश्यक आहे अशी 
माझी खात्री झाली आहे. 

त्याअर्थी, मी , विनय कारगांवकर , अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई याद्वारे शासन अधिसूचना क्र . एम . व्ही. ए. 
०५८ ९ /सीआर-१०६१/टीआरए -२, दिनांक १९ मे १९९ ० Addendum, दिनांक ३० सप्टेंबर २००२ नुसार मोटर वाहन कायदा १ ९ ८८ चे कलम 
११५ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे व पालघर जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये मुंबई अहमदाबाद / अहमदाबाद मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग क्र . 
४८ तसेच रायगड व पुणे जिल्ह्याच्या हद्दीमध्ये यशवंतराव चव्हाण, मुंबई- पुणे/ पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर जड / अवजड वाहनांची वाहतूक 

प्रत्येक 
मार्गाच्या डाव्या मार्गिकेमधून करण्यासाठी खालील प्रमाणेनिर्बंधाबाबतची अधिसूचना जारी करीत आहे : 

( १) यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर मुंबई- पुणे ( पुणे दिशेने) / पुणे-मुंबई (मुंबई दिशेने) व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४८ मुंबई अहमदाबाद 
( पालघर दिशेने) / अहमदाबाद मुंबई (मुंबई दिशेने) या मार्गावर जड / अवजड वाहनांनी मार्गक्रमण करण्यासाठी प्रत्येक मार्गाच्या सर्वात 
डावीकडील मार्गिका निश्चित ( Earmark ) करीत आहे. 

( २) यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर मुंबई- पुणे (पुणे दिशेने )/ पुणे -मुंबई (मुंबई दिशेने) व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४८ मुंबई अहमदाबाद 
(पालघर दिशेने ) / अहमदाबाद मुंबई (मुंबई दिशेने) मार्गावर जड / अवजड वाहनांना प्रत्येक मार्गाच्या उजवीकडील मार्गिके मधून ( दुभाजकाच्या 
बाजूची पाहिली मार्गिका) मार्गक्रमण करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 

( ३) जड / अवजड वाहनांना प्रत्येक मार्गाच्या (दिशेने ) मधल्या मार्गिकेतून वाहतुकीची परिस्थिती पाहून ओव्हरटेक करता येईल . 

( ४) यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग व मुंबई अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ४८ या मार्गावर विहीत केलेल्या ठिकाणाव्यतिरीक्त 
इतर ठिकाणी वाहने थांबविण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

( ५ ) यशवंतराव चव्हाण मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गावर जड- अवजड वाहनांना कि.मी. क्र . ४० ते कि.मी. ४८ दरम्यान ( घाट सेक्शन ) 
ओव्हरटेकींग करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 

( ६ ) उक्त निर्बंधातून अत्यावश्यक सेवा वाहने / रुग्णवाहिका / अग्निशमक वाहने / पोलीस व शासकीय वाहने / अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींची 
वाहने (व्हिआयपी) यांना वगळण्यात येत आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १५ जुलै २०१९ . 


विनय कारगांवकर , 
अपर पोलीस महासंचालक ( वाहतूक ), 

महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


२७ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, सिंधुदुर्ग- ओरोस यांजकडून 
संदर्भ .. ( १) श्रीमती प्रियांका नामदेव पठाडे, जादा सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१, सिंधुदुर्ग- ओरोस, 

यांनी त्यांना दिनांक १० जुलै २०१९ पासून ते दिनांक ५ जानेवारी २०२० पर्यंत १८० दिवस प्रसूती रजा मंजूर 
होऊन मिळणेसाठी वैद्यकीय प्रमाणपत्रासह दिलेला व दिवाणी न्यायाधीश (व . स्तर ), सिंधुदुर्ग- ओरोस यांनी 
त्यांचेकडील शेरेपत्र म.जा.क्र . २०३ सन २०१ ९, दिनंक १४ जून २०१९ अन्वये पाठविलेले पत्र . तसेच मा . जॉईंट 
डायरेक्टर , महाराष्ट्र ज्युडीशिअल अॅकॅडमी अॅण्ड इंडियन मिडीएशन सेंटर अॅण्ड ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट , उत्तान , 
भाईंदर, जि . ठाणे यांचेकडून जा . क्र . MJA/ U /1018/ 2019, dated 12th June 2019 अन्वये मेलद्वारे 
पाठविलेला अर्ज. 


( २ ) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र . अरजा . - १४० ९ / प्र.क्र . ८ / ० ९ / सेवा-६, २४ ऑगस्ट २०० ९ . 


( ३ ) शासन निर्णय वित्त विभाग क्र . प्ररजा . - २०१५ / प्र.क्र . २५ / सेवा -६ , दिनांक १५ जानेवारी २०१६. 
( ४ ) या कार्यालयाची दिनांक १ जुलै २०१ ९ रोजीची मंजूर कार्यालयीन टिप्पणी. 


आदेश 


क्रमांक म.जा.क्र ./ प्रशा ./ २७५४ / २०१९.- श्रीमती प्रियांका नामदेव पठाडे, जादा सह दिवाणी न्यायाधीश ( क . स्तर ) व न्यायदंडाधिकारी वर्ग-१ , 
सिंधुदुर्ग- ओरोस यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियमावली १९ ८१ मधील नियम ७४ व वर नमूद संदर्भ क्र . २ व ३ कडील शासन निर्णयामधील 
तरतूदी विचारात घेऊन दिनांक १० जुलै २०१ ९ पासून दिनांक ५ जानेवारी २०२० पर्यंत १८० दिवस प्रसूती रजा ( Maternity Leave) मुख्यालय 
सोडणेचे परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती प्रियांका नामदेव पठाडे, यांची अर्जाचे तारखेस दोन वर्षापेक्षा कमी सेवा झालेली असली तरी त्यांनी संदर्भ क्र . ३ कडील शासन 
निर्णयातील शर्तीनुसार बंधपत्र लिहून दिलेले असल्याने त्यांना रजा वेतन मिळावयाचे आहे . 

श्रीमती पठाडे यांनी सदरहू रजा संपलेनंतर आपले पूर्वीचे जागी हजर व्हावयाचे आहे . तसेच हजर होताना प्रसुती प्रमाणपत्र व वैद्यकीय स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र हजर करावयाचे आहे. तसेच दिवाणी नियमावलीमधील प्रकरण ३०, परिच्छेद ५७१ मधील तरतुदीनुसार आगमन अहवाल सादर 
करावयाचा आहे . 

सदर आदेश संबंधीतांचेनिदर्शनास आणावा. 


सिंधुदुर्ग, 
दिनांक १ जुलै २०१९ . 


एस . डी . जगमलानी , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

सिंधुदुर्ग- ओरोस . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ४ अ 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३ -९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८६१ / २०१ ९.- श्रीमती एम . ए. आनंद, जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग यांची दिनांक २८ जून २०१९ ते ३० जून २०१ ९ 
अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एम . ए. आनंद , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची जिल्हा न्यायाधीश-३, रायगड- अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एम . ए. आनंद, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर जिल्हा न्यायाधीश -३, रायगड- अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एम . ए. आनंद, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
दिनांक २८ जून २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक २९ जून २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार Special Jurisdiction श्रीमती व्ही. एम. मोहिते, जिल्हा न्यायाधीश-२, रायगड- अलिबाग, यांजकडे व Ordinary Jurisdiction 
and Admn. work श्री . एस . एम . बुक्के , जिल्हा न्यायाधीश-५, सहा. सत्र न्यायाधीश , रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 

तसेच दिनांक २९ जून २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपासून ते दिनांक १ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत त्यांचे न्यायालयाचा 
कार्यभार श्री . आर. जी . मलशेट्टी, जिल्हा न्यायाधीश-४, रायगड- अलिबाग यांजकडे राहील . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, 

रायगड - अलिबाग . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २८ जून २०१९ . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८५९ / २०१ ९.- श्रीमती एस. एन . सराफ, ३ ऱ्या सह दिवाणी न्यायाधीश क- स्तर , पनवेल यांची दिनांक १ जुलै २०१९ ते दिनांक 
६ जुलै २०१ ९ अशी ६ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ३० जून २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून, दिनांक २९ जून २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
पासून 

ते ७ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस . एन. सराफ , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती 
करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एन . सराफ , ह्या अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


असत्या . 


श्रीमती एस. एन. सराफ , ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . के . के. घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २ ९ जून २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


२ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८४१ / २०१ ९.- श्रीमती एस. जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क- स्तर , कर्जत यांची दिनांक १० जून २०१ ९ व १५ जून २०१ ९ 
अशी ६ दिवसांची परिवर्तीत रजा मागील दिनांक ८ जून २०१ ९ व ९ जून २०१९ या सुट्टीला तसेच पुढील दिनांक १६ जून २०१९ रोजीच्या सुट्टीला 
जोडून मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्रीमती एस. जे. डोलारे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. जे. डोलारे , ह्या अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 

श्रीमती एस . जे. डोलारे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, कर्जत ह्या अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे. 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १९ जून २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३८३८ / २०१९.- श्री. एम . व्ही . तोकले, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत यांची दिनांक २७ जून २०१९ ते दिनांक २९ जून 
२०१ ९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ३० जून २०१९ रोजीच्या सुट्टीला जोडून दिनांक २७ जून २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पासून 
ते दिनांक १ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री . एम. व्ही . तोकले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , कर्जत म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री. एम . व्ही . तोकले, हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, कर्जत , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री . एम . व्ही . तोकले, हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . जे . डोलारे , सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, कर्जत यांजकडे राहील . 


. 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २८ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३८१६/ २०१ ९.- श्री. पी . डी . सुभेदार , दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , अलिबाग यांची दिनांक ८ जुलै २०१९ ते दिनांक १२ जुलै 
२०१ ९ अशी ५ दिवसांची अर्जित रजा, दिनांक ७ जुलै २०१९, दिनांक १३ जुलै २०१९ व दिनांक १४ जुलै २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक ६ 
जुलै २०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वी पर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसहीत मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 

श्री . पी. डी . सुभेदार , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की, श्री . पी . डी. सुभेदार , हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर, अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्री. पी . डी . सुभेदार , हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे . 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . एल. जी . पाच्छे, सह दिवाणी न्यायाधीश , व . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ जून २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३७३५ / २०१ ९.- श्रीमती एस. एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर यांची दिनांक १७ जून २०१९ ते दिनांक १ ९ जून 
२०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची परावर्तित रजा पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही. 
श्रीमती एस. एम . गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम, ३ ९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस . एम . गाडे, ह्या जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेल्या नसत्या तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 

श्रीमती एस . एम . गाडे, ह्या रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस . धोंडगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , खालापूर यांजकडे राहील. 


. 


- 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २५ जून २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


३१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७६२/ २०१९.- श्रीमती एस. एम . गाडे, दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर यांची दिनांक १ जुलै २०१९ ते दिनांक १२ जुलै 
२०१ ९ अशी एकूण १२ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ३० जून २०१९, दिनांक १३ जुलै २०१९ व दिनांक १४ जुलै २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून दिनांक 
२ ९ जून २०१९ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १५ जुलै २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस . एम. गाडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , खालापूर येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम , ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. एम. गाडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, खालापूर या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

श्रीमती एस . एम. गाडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचेन्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . एस. धोंडगे , सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, खालापूर यांजकडे राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ जून २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७३७/ २०१ ९.- श्री. के. के . घुले , ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांची दिनांक २० जून २०१९ व दिनांक २१ 
जून २०१ ९ रोजीची दोन दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १७ जून २०१ ९ ते दिनांक १९ जून २०१९ रोजीच्या तीन दिवसांच्या अर्जित रजेला जोडून दिनांक 
२२ जून २०१ ९ व दिनांक २३ जून २०१ ९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून पुर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री. के. के. घुले, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 


~ 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . के. के. घुले , हे अधिकारी जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ४ ते सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर, पनवेल, या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्री. के. के . घुले, ४ थे सह दिवाणी न्यायाधीश , क. स्तर , पनवेल हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने 
वेतन काढणेत यावे . 

उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती एस . टी पवार , ६ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, पनवेल यांजकडे राहील . 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २६ जून २०१९ . 


अ . सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३ -९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७७२/ २०१९.- श्री. ए. सी . रोकडे, दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , माणगांव यांची दिनांक १९ जून , २०१९ ते दिनांक २१ जून , 
२०१९ अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा पुढील दिनांक २२ जून , २०१ ९ व दिनांक २३ जून २०१९ रोजीच्या सुट्टीस जोडून , तसेच दिनांक १८ जून , 
२०१ ९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २४ जून २०१९ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत 
येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्री. ए. सी . रोकडे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर, माणगांव येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . ए. सी . रोकडे, हे जर उपरोक्त कालावधीत 
रजेवर गेले नसते तर दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
श्री . 

ए . सी . रोकडे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . व्ही . आर. डोईफोडे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, महाड, जि . रायगड यांजकडे 
राहील . 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक १९ जून २०१९ . 


अ. सो . वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा . अ./ ३७७६ / २०१ ९.- श्री . टी . एम . जहागीरदार , अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव यांची 
दिनांक ६ जून, २०१ ९ ते ७ जून , २०१९ रोजीची दोन दिवसांची परावर्तित रजा मिळण्यांचा अर्ज पूर्वलक्षी प्रभावाने मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री. टी . एम . जहागीरदार, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यावर त्यांची सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , माणगांव म्हणुन 
पुनर्नियुक्ती करण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ६५ (१) नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री. टी. एम . जहागीरदार , हे अधिकारी जर 
उपरोक्त कालावधीत रजेवर गेले नसते तर अतिरिक्त सह जिल्हा न्यायाधीश व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव या पदावर स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 

श्री . टी . एम . जहागीरदार , अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती पी. पी . बनकर , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरीक्त सत्र न्यायाधीश, माणगांव , 
यांजकडे राहील . 


- 


रायगड- अलिबाग , 
दिनांक २५ जून २०१ ९ . 


अ . सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश, रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./३७७४ / २०१ ९.- श्री. यु. एल . पाठक , ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व. स्तर , पनवेल यांची दिनांक २५ जून , २०१ ९ ते दिनांक 
२७ जून , २०१९ अशी ३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ जून , २०१९ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर पासून ते दिनांक २८ जून , २०१ ९ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे. 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 

श्री . यु. एल. पाठक , यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल म्हणून पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम , १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्री . यु . एल . पाठक , 

हे अधिकारी उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर ३ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , व. स्तर , पनवेल , या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

यु. एल . पाठक , हे अधिकारी रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांचे न्यायालयाचा कार्यभार श्री . ए. यु. बहिर , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश, व . स्तर , पनवेल यांजकडे राहील. 


. 


जर 


~ 


. 


रायगड - अलिबाग , 
दिनांक २४ जून २०१ ९ . 


अ. सो . वाघवसे, 
प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 

रायगड - अलिबाग . 


. 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , रायगड - अलिबाग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक रा. अ./ ३२६१/ २०१ ९.- श्रीमती एस . व्ही . घारगे, सह दिवाणी न्यायाधीश, क . स्तर , अलिबाग यांची शासन निर्णय क्र . संकिर्ण-२०१७ / 
प्र.क्र . २५ / सेवा -६, मंत्रालय, मुंबई दिनांक २३ जुलै, २०१८ व मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्याकडील पत्र क्र . Rule/ P1604/ 2018/163, 
dated, 21st August, 2018 अन्वये दिनांक १० जून , २०१९ ते ७ ऑगस्ट , २०१९ या कालावधीतील ५ ९ दिवसांची बालसंगोपन रजा 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करणेत येत आहे . 
पर्यायी व्यवस्थेची आवश्यकता नाही . 
श्रीमती एस. व्ही . घारगे, यांचा रजेचा कालावधी संपल्यानंतर त्यांची सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर, अलिबाग येथे पुनर्नियुक्ती करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९ ८१ मधील नियम, ३९ नुसार प्रमाणित करणेत येत आहे की , श्रीमती एस. व्ही. घारगे, हे जर उपरोक्त 
कालावधीत रजेवर गेले नसते तर सह दिवाणी न्यायाधीश, क. स्तर , अलिबाग या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

श्रीमती एस. व्ही . घारगे, हे रजेवर जाण्यापूर्वी जे वेतन आहरित करीत आहेत त्याच दराने वेतन काढणेत यावे. 
उपरोक्त कालावधीत त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार श्रीमती व्ही . के . पाटील , २ रे सह दिवाणी न्यायाधीश , क . स्तर , अलिबाग यांजकडे राहील , 
उपरोक्त न्यायिक अधिकारी जर गैरहजर असतील तर त्यांच्या न्यायालयाचा कार्यभार स्थायी आदेशाप्रमाणे राहील . 
सदरहू रजेची नोंद संबंधित न्यायीक अधिकारी यांच्या सेवापुस्तकात ठेवण्यात यावी. 


. 


अलिबाग , 
दिनांक ७ जून २०१ ९ . 


आर . जी . अस्मर , 
प्रभारी 

प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश , 
रायगड - अलिबाग . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ५ 


३४ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य प्रशासन ) ठाणे तथा सक्षम प्राधिकारी ( समृद्धी महामार्ग) यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक उ.जि./ भूसं / स.मा./ कावि -१४५ / २०१९ . - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने, शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग क्रमांक खाक्षेस. 
२०१६ / प्र.क्र . २५१/ रस्ते -८, दिनांक ५ जुलै २०१६ , अन्वये महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियमान्वये ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ अधिनियम ” असा केला 
आहे) जमीन एकत्रीकरण योजनेंतर्गत (यात यापुढे निर्देश “ योजना ” असा केला आहे .) महामार्गाचे बांधकाम करण्याचे व नवीन नगराचा विकास 
करण्याचे घोषित केले आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाने , महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध केलेली, शासकीय अधिसूचना, सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
क्रमांक खाक्षेस . २०१६ / प्र.क्र . २४७/ रस्ते -८ , दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ अन्वये, या अधिनियमाच्या कलम ३ अन्वये नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार 
द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग ), हा महामार्ग असल्याचे व राज्यमार्ग (विशेष) क्र . २ म्हणून तो वर्गीकृत केल्याचे घोषित केले 


. 


आहे ; 


. 


आणि , ज्याअर्थी, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ मर्यादित हे, या अधिनियमाच्या कलम ४ च्या परंतुकामध्ये तरतुद केल्याप्रमाणे 
नागपूर -मुंबई शिघ्रसंचार द्रुतगती महामार्ग ( महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग), महामार्गासाठी प्राधिकरण आहे ; 

आणि, ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने, या अधिनियमाच्या कलम १९फ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये या योजनेंतर्गत नवीन नगराचाविकास 
करणे यासाठी त्यांच्या जमीनीचा समावेश करण्याकरिता बहुतांश जमीन मालकांनी अथवा हितसंबंधित व्यक्तींनी महामार्ग प्राधिकरणाकडे लेखी अर्ज 
सादर केले आहेत 


आणि, ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम १९फ च्या पोट -कलम ( ३) अन्वये नवीन नगराचा विकास करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता ही योजना लागू करण्याचे ठरविले आहे ; 

आणि , ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमाच्या कलम १ ९फ च्या पोट -कलम ( ४ ) अन्वये नवीन नगराचा विकास करणे यासाठी 
निश्चित केलेल्या क्षेत्राकरिता या योजनेचा प्रस्ताव सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे पाठविला आहे 

आणि, ज्याअर्थी, महामार्ग प्राधिकरणाने या अधिनियमान्वये योजनेसाठीच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करण्याची सक्षम प्राधिकाऱ्याला विनंती 
केली आहे 


- 


त्याअर्थी, आता, 

१. या अधिनियमाच्या कलम १ ९ग च्या पोट -कलम ( १ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन 
करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून, सक्षम प्राधिकारी याद्वारे अनुसूची - तीन मध्ये संक्षिप्तपणे विनिर्दिष्ट केलेल्या योजनेअंतर्गत, अनुसूची 
दोन मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनासाठी अनुसूची - एक मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र अधिसूचित करण्याच्या योजनेचा उद्देश घोषित करीत आहे 
आणि 


( एक ) ज्यांच्या जमीनीचा योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला आहे, त्या जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधीत व्यक्तीकडून ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी नमुना -४ मध्ये हरकती किंवा सुचना 
मागवित आहे किंवा त्यांना त्यांच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे, आणि 

( दोन) या योजनेमध्ये ऐच्छिक सहभागी होण्यासाठी जमीन मालकांच्या व हितसंबंधित व्यक्तींच्या ऐच्छिक सहभागाबाबत संमतीकरिता 
ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून पंचेचाळीस दिवसांच्या आत सक्षम अधिकारी, प्राधिकारी नमुना -५ मध्ये हमी आणि शपथपत्र 
यासह अर्ज मागवित आहे किंवा त्यांना त्याच्यासमोर उपस्थित राहण्यास सांगत आहे . 


३ . 


२ . जमीन मालकांनी हितसंबंधित व्यक्तींनी दिलेली या योजनेमधील या ऐच्छिक सहभागाची संमती मागे घेता येणारी नाही . 

या योजनेअंतर्गत नवीन नगराचा विकास करणे यासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या क्षेत्राच्या आराखड्याची प्रत ही महामार्ग 
प्राधिकरणाच्या कार्यालयामध्ये व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेत जमीन मालकांना किंवा हितसंबंधित व्यक्तींना तसेच 
जनतेस निरीक्षणासाठी खुली ठेवण्यात आली आहे आणि तसेच या प्राधिकरणांच्या संकेत स्थळावर देखिल उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. 

ही अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून तीस दिवसांच्या आत जमीन मालकांकडून किंवा हितसंबंधित व्यक्तीकडून प्राप्त 
झालेल्या हरकतींचीकिंवा सूचनांची चौकशी करण्यात येईल आणि संबंधित हरकत घेणाऱ्यांना त्यांच्या हरकतींच्या किंवा सूचनांच्या समर्थनार्थ तोंडी 
वा कागदोपत्री पुरावा सादर करण्यासाठी जातीने किंवा वकिलामार्फत किंवा कोणत्याही कायदेशीर व्यक्तीमार्फत उपस्थित राहण्याची मुभा असेल . 


४ . 


३५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

अनुसूची - एक 
अधिसूचित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन / फुगाळे- वाशाळा/ १/ २०१ ९ 

मोजे फुगाळे , तालुका शहापूर , जिल्हा ठाणे 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 

( हे . आर.) 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
( हे . आर .) 


१ 


arom 
x 
5 
w 
over 


१/१ 

२ 
३/१ 
३/२ 
३/३ 


१० 


०-०९ - ९ 
०-०२-५ 
०-४६-८ 
०-०८-६ 
०-२०-५ 
०-१२-१ 
०-१४-२ 
०-१० - ९ 
०-१६-४ 
०-०७-१ 
०-११-७ 
०-०२-५ 
०-०२-५ 
०-०२-५ 
०-०२-८ 
०-५१-८ 
०-०६- ९ 
०-३४-६ 
०-०३-५ 
०-०२-८ 


६/२ 


१२ 
१३ 
१४ 


१६ 
१७ 
१८ 
१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 


७/१ 
७/२ 
८/१ 
८/२ 
८ / २ ब 
८/३ 
८/४ 


८/६ 


२७ 
२८ 
२ ९ 


८/८ 
८ / ९ 
८/१० 


३१ 
३२ 


३४ 


३६ 
३७ 
३८ 


१२ 
१३/१ 
१३/२ 
१३/३ 
१३/४ 
१३/५ 
१३/ ५ ब 
१३/६ 
१३/७ 
१३/८ 
१४ 
१६/१ 
१६/२ 
१६/३ 
१६ / ३ ब 


०-०१-५ 
०-५९-२ 
०-०२-८ 
०-०१-० 
०-०१-३ 
०-०१-५ 
०-०४ - ९ 
०-१४-४ 
०-३२-४ 
०-३६-४ 
०-०३-५ 
०-०४-५ 
०-४३-६ 
०-१५-८ 
०-१३-० 
०-०७-८ 
०-१०-१ 
०-१५-२ 
०-०२-५ 
०-००-८ 
०-०१-८ 
०-७७-६ 
०-०६-१ 
०-०८-३ 
०-००-५ 
०-१० - ९ 
०-०८-६ 
०-०७-४ 
०-१५-२ 
०-०७-३ 


- 


४७ 


१७ 
१८ 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ५ अ 


३६ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


( २ ) 


५२ 
५३ 


१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५/१ 
२५/२ 
२५/३ 
२६ 


५७ 
५८ 


। 


-- 


- 


६० 


- 


- 


-- 


६२ 
६३ 
६४ 
६५ 
६६ 
६७ 
६८ 
६ ९ 
৩০ 


-- 


( ३ ) 
| ०-०२-५ 

० - ९०-० 
०-०२-५ 
०-०३-३ 
०-०२-० 
०-०२-५ 
१-५८-० 
। १-३४-० 
०-४२-० 
१-०५-० 
१-३२-० 
१-२१-० 
० - ९३-० 
१-२२-० 
| ०-८६-० 

०-२१-० 
०-६४-० 
०-४१-० 
१०-२८-० 
९ - ९६-० 
३-५४-० 
| ०-१०-० 
०-०२-५ 
४-७८-० 
९ - ४७-० 
७-१२-० 
४-२३-० 
४-२२-० 
४-२२-० 
२-४२-० 
२-४२-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 


७४ 


७५ 
७६ 
ওও 


-- 


- 


- 


७८ 


२८/१ 
२८/२ 
२८/३ 
२८/४ 
२८/५ 
२८/६ 
२८/७ 
२ ९ / १ 
२ ९/ २ 
२ ९ / ३ 
२ ९ / ४ 

३० 
३१/४ 
३२/१ 
३२/२ 
३२/३ 
३२/ ३ अ 
३२/ ३ ब 
३३/१/१ 
३३/१/२ 
३३/१/३ 
३३/१/४ 
३३/१/५ 
३३/१/६ 
३३/१/७ 
३३/१/८ 
| ३३ / १ / ९ 
३३/१/१० 
३३/१/११ 
३३/१/१२ 
३३/१/२१ 
३३/१/२२ 
३३/१/२३ 
३३/१/२४ 


७ ९ 


८० 


८१ 


-- 


८३ 


८५ 
८६ 
८७ 


८८ 
८ ९ 
९ ० 


९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ५ 
९ ६ 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १ ९ ४१ 


३७ 


( २ ) 


( ३ ) 


९ ७ 


९ ८ 


। 


- 


। 


३३/१/२५ 
३३/१/२६ 
३३/१/२७ 
३३/१/२८ 
३३ / १ / २ ९ 
३३/१/३० 
३३/१/३१ 
३३/१/३२ 
३३/१/३३ 
३३/१/३४ 
३३/१/३५ 
३३/१/३६ 
३३/१/३७ 
३३/१/३८ 
३३/ १ / ३ ९ 
३३/१/४० 
३३/१/४१ 
३३/१/४२ 
३३/१/४३ 
३३/१/४४ 
३३/१/४५ 
३३/१/४७ 
३३/१/४८ 
३३ / १ / ४ ९ 
३३/१/५० 
३३/१/५१ 
३३/१/५२ 
३३/१/५३ 


। 


- 


। 


- 


१०० 
१०१ 
१०२ 

१०३ 
। १०४ 
। १०५ 

१०६ 
१०७ 
१०८ 
१० ९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ । 
११७ 
११८ 
११ ९ 
१२० 
। १२१ 
। १२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
।१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ । 


- 


२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-6०-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
२-००-० 
०-१४ - ९ 
७-०८-० 
६-५७-० 
५-५६-० 
२-७३-० 

२-१८-० 
। १४-३३-० 

०-१६-० 
१-२९-० 
४-३५-० 
४-६३-० 
५-०३-० 
४-३५-० 
४-३५-० 
५-७३-० 
१-८२-० 
१-०१-० 


- 


। 


- 


- 


। 


- 


३५/१ 
३५/२ 


-- 


। 


- 


-- 


३५/४ 
३५ / ५ अ 
३५/६ 
३५/७ 


-- 


-- 


--- 


३५/८ 


--- 


- 


। 


। 


-- 


- 


३५ / ९ 
३५/१० 
३५/११ 
३५/१२ 
३५/१३ 
३५/१४ 
३५/१५ 
३५/१६ 


। 


। 


- 


। 


। 


। 


१४० 
१४१ 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


( २ ) 


( ३ ) 


१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४ ९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 


३५/१७ 
३५/१८ 
३५ / १ ९ 
३५/२० 
३५/२१ 
३५/२२ 
३५/२३ 
३५/२४ 
३५/२५ 
३५/२६ 
३५/२७ 
३५/२८ 
३५ / २ ९ 
३५/३० 
३५/३१ 
३५/३२ 
३५/३३ 
३५/३४ 
३५ / ५ ब 
३५/३५ 
३५/३६ 
३५/३७ 
३५/३८ 
३५ / ३ ९ 
३५/४० 
३५/४१ 
३५/४२ 
३५/४३ 
३५/४४ 
३५/४५ 
३५/४६ 
३५/४७ 
३५/४८ 
३५/५० 


१५७ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 


। 


३-५६-० 
५-०६-० 
८-१७-० 
०.९७-० 
५-०२-० 
०-३२-० 
२-५१-० 
१-५४-० 
१-५८-० 
०-४९-० 
३-६४-० 
६-७८-० 
१-०१-० 
०-१०-० 
०-५६-० 
१-८२-० 
२-२७-० 
०-६५-० 
२-१७-० 
०-८८-४ 
१०.५२-० 
३-६४-० 
७-६९ -० 
०-४५-० 
०-१२-० 
०-४४-० 
२४-८५-० 
१-३४-० 
८ - ९०-० 
६-०७-० 
२-२३-० 
१-७३-० 
११-०१-० 
६-७६-० 
०-६१-० 
०-४९-० 
२-४३-० 
२-४३-० 
१-६२-० 
१-८९-० 
१-४३-० 
०.- ४०-० 
३-६४-० 


१६८ 
१६ ९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 


१७८ 
१७ ९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 


३५/५२ 
३५/५३ 
३५/५४ 
३५/५५ 
३५/ ५६ अ 
३५ / ५७/ अ 
३५ / ५८ अ 
३५/ ५ ९ 


३ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

मौजे वाशाळा, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे 
अ.क्र . भूमापन क्रमांक / गट क्रमांक 

संपादन करावयाचे क्षेत्र 


हे . आर . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( हे . आर . ) 


४ 


ormysw9v 


oromx5wgvoor 


१० 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५ 
१६ 
१७ 
१८ 
१ ९ 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२ ९ 
३० 
३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३७ 
३८ 
३ ९ 
४० 
४१ 
४२ 


११ 
१२ 
१३ 
१५ 
१५ ब 
१६ 
१६ ब 
१६/२ 
१७ 
१८ 
१ ९ 
२० 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 
२६ 
२७ 
२८ 
२ ९ 


०-०१-० 
० - ९०-० 
०-०१-० 
०-०६-० 
०-२५-० 
०-१०-० 
२-०१-० 
०-२४-० 
०-०२-० 
०-१२-० 
०-८९-० 
०-६६-० 
०-५८-८ 
१-८८-० 
१-२०-० 
३-०१-० 
०-३०-० 
१-२०-० 
१-१६-० 
०-५९ -० 
०-६९-६ 
०-१२-५ 
०-२५-३ 
०-३५ - ९ 
०-३९ -० 
०-०१-५ 
२-८९-२ 
०-०१-० 
०-५६-७ 
३-७७-० 
३-६८-० 
०-३०-० 
०-२६-० 
०-२७-० 
०-०२-० 
०-६९ -० 
१-०५ - ९ 
५-७८-२ 
६-५४-१ 
५-५७-२ 
३-०७-८ 
०-३०-० 


WWWWW 


३१ 
३२ 
३३ 
३४ 
३५ 
३६ 
३६ ब 
३६ क 
३६ ड 
३६ इ 
३७ 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


३८ 


४३ 
४४ 
४५ 


३ ९ 


४० 


। 


- 


। 


४८ 


०-१२-० 
०-७१-० 
०-१४-० 
०-२३-० 
०-०८-० 
०-६२-२ 
०-८०.० 
| ०-८०.० 
०-८०-० 
०-८०-० 
०-८०-० 
०-८०-० 


४१ 
४२/२ 
४२/३ 
४२/४ 
४२/५ 
४२/६ 
४२/७ 
४२/८ 
४२/ ९ 
४२/१० 
४२/११ 
४२/१२ 


४ ९ 
५० 


५२ 


५५ 
५६ 


५८ 


५ ९ 


४४ 
४४ ब 


६० 
६१ 


४७ 


६३ 


। 


- 


५१ 
५२ 


६६ 
६७ 
६८ 


६ ९ 
७० 


७१ 
७२ 
७३ 
७४ 


०-८०-० 
०-८०-० 
०-८०-० 
०-०३-० 
०-२१ - ९ 
५-६३-२ 
०-३२-० 
०.२१-७ 
०-३७-२ 
१-०१-२ 
०-२९-० 
०-८७-० 
१-३१-० 
१-६०-० 
०-१६-४ 
२-६८-२ 
०.५४-७ 
०-४५-६ 
०-३९-५ 
०-३८-७ 
०-०५-८ 
०.५६-४ 
०-०८-६ 
०-०१-५ 
०-०६-० 
१-०२-० 
२-५९ -८ 
०-७५-१ 
०-३१-० 
०-५१-० 
१-१३-७ 
०-४०-० 
९ - १५-० 


- 


६० 
६१ 
६२ 
६२ ब 
६३ 
६४ 


७६ 


७७ 


- 


७८ 
७ ९ 


। 


- 


८० 
८१ 
८२ 
८३ 


६८ 
६ ९ 
७० 


-- 


। 


- 


- 


८४ 


-- 


- 


८५ 


। 


८७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


८८ 


७६ 


७७ 


७८ 


८ ९ 
९ ० 
९ १ 
९ २ 
९ ३ 
९ ४ 
९ ५ 


८० 


९ ८ 


८१ 
८२ 
८२ ब 
८३ 
८४ 
८५ 
८५ ब 
८६ 
८७ 
८७ ब 
८८ 
८ ९ 
९ ० 
९ १ 
९ ४ 
९ ६ 
९ ७ 
९ ८ 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१० ९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११ ९ 
१२० 
१२१ 
१२२ 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२६ 
१२७ 
१२८ 
१२ ९ 
१३० 
१३१ 
१३२ 


०-३३-४ 
१-१३-० 
०-०८-० 
०-०४-० 
०-१३-७ 
०-३२-० 
०-१२-० 
३-४६-७ 
२-२२-६ 
०-१६-७ 
१-४६-० 
१-८६-० 
०-४५-० 
२-५४-० 
४-८५-५ 
०-०६-० 
०-३२-० 
०-३२-० 
०-४५-० 
०-३६-४ 
०-०८-८ 
१-४२-० 
०-१२-० 
१-५०-० 
२-८९-० 
०-६०-८ 
० - ९५-४ 
०-६०-७ 
२-००-० 
२-५९ -० 
०-४९-० 
१-७६-० 
०-२६-० 
२-३६-२ 
०-०३-० 
०-०८-३ 
१-४१-६ 
०-०८-० 
०-१०-३ 
०-२४-३ 
०-५३-० 
१-१९-७ 
०-०८-३ 
२-७१-० 
० - ९८-१ 


१०० 
१०१ 
१०२ 
१०३ 
१०४ 
१०५ 
१०६ 
१०७ 
१०८ 
१० ९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 
११५ 
११६ 
११७ 
११८ 
११८ ब 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३ ९ 
१४० 
१४१ 
१४२ 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४ ९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५५ 
१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६३ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 
१६८ 
१६ ९ 
१७० 
१७१ 
१७२ 
१७३ 
१७४ 
१७५ 
१७६ 
१७७ 


१२१ 
१२१ ब 
१२३ 
१२४ 
१२५ 
१२७ 
१२८ अ 
१२८ ब 
१२९ब 
१३० 
१३१ 
१३२ 
१३३ 
१३४ 
१३५ 
१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३ ९ 
१३ ९ब 
१३९क 
१३ ९ड 
१४३ 
१४४ 
१४५ 
१४६ 
१४७ 
१४८ 
१४ ९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 
१५४ ब 
१५५ 
१५८ 
१५ ९ 
१६० 
१६१ 
१६२ 
१६४ 
१६५ 
१६६ 
१६७ 


०-८८-० 
३-२२-० 
० - ९३-० 
०-३७-४ 
०-१५-७ 
०-३० - ९ 
०-७१-० 
०-६५-३ 
१-१०-६ 
० - ९३-० 
०-३४-० 
१-०२-० 
०-६९-० 
१-४१-० 
१-००-० 
० - ९८-० 
०-३८-४ 
१-४१-० 
१३-१५-० 
४-१८-२ 
४-००-० 
६-२२-० 
१-६४-० 
१-५८-० 
०-५२-० 
० - ९१-० 
०-२०-० 
०-०९-४ 
२-००-० 
१-२१-० 
०-१६-० 
०-७३-० 
०-०८-८ 
१-६०-० 
७-२६-५ 
०-२४-० 
१-००-० 
३ - ९ ६ - ९ 
०-११-० 
२ - ९७-७ 
१-२१-० 
०-१३- ९ 
०-७२-८ 
०-०६-० 
०-१७-० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


१६८ 
१७० 


१७८ । 
।१७ ९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 


। 


१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८ ९ 
१ ९ ० 
१ ९ १ 
१ ९ २ 
१ ९ ३ 
१ ९ ४ 


१७७ 
१७८ अ 
१७८ ब 
१७ ९ 
१८० 
१८१ 
१८२ 
१८३ 
१८४ 
१८५ 
१८६ 
१८७ 
१८८ 
१८ ९ 
१ ९ ० 


- 


१ ९ ६ 
१ ९ ७ 
१ ९ ८ 


१ ९ २ 


२०० 
२०१ 
२०२ 
२०३ 
२०४ 
२०५ 
२०६ 
२०७ 
२०८ 
२० ९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१ ९ 
२२० 
२२१ 
२२२ 


०-७४ - ९ 
१-५९-८ 
०-७५-० 
१-८८-० 
२-४५-८ 
४-३५-० 
१-२७-४ 
२-५१-० 
०-१२-० 
४-४१-० 
०-५४-६ । 
४-५२-० 
२-५७-० 
२-२७-१ 
० - ९९-० 
०-५७ - ९ 
०-६९-० 
०-७७-० 
१-३३-८ 
०-४७-० 
०-०१-३ 
१-०१ - ९ 
०-६६-० 
२-५३-२ 
०-०३-८ 
२-८९-० 
०-३७-४ 
०-६५-८ 
०-५०-३ 
०-३७-७ 
१-७२-० 
१-३५-६ 
२-२५-६ 
०-६६-० 
०-७३-४ 
०.३६-४ 
०-२१-० 
१-०५-१ 
१-२७-१ 
०-१४-० 
१-०९-५ 
०-०३-८ 
०-०१-२ 
०-१२-६ 
०-०१-५ 


१ ९ ५ 
१ ९ ६ 
१ ९ ७ 
१ ९ ८ 
१ ९९ 
२०० 
२०२ 
२०३ 
२०५ 
२०७ 
२० ९ 
२१० 
२११ 
२१२ 
२१३ 
२१४ 
२१५ 
२१६ 
२१७ 
२१८ 
२१ ९ 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ६ अ 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


०-००-५ 


- 


-- 


| २२३ 
| २२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२ ९ 
२३० 
२३१ 
२३२ . 
२३३ 
२३४ 


१-३६-६ 
०-०३-० 
०-६६-८ 
१-२८-० 
०-०४-० 
०.५६-७ 
१-६५-६ 
१-२४-३ 
०-२६-० 
०-०२-० 
०-०७-६ 
०-००-५ 
०-०२-३ 
०-००-५ 
०-५६-० 
०.०८-३ 
१-२२-० 
२-१८-० 
०-८१-० 
३-१५-० 
४-८०-० 
०-४३-० 
०-७३-० 


- 


२२० 
२२१ 
२२४ 
२२५ 
२२६ 
२२७ 
२२८ 
२२९अ 
२२ ९ब 
२३० . 
२३१ 
२३२ 
२३४ 
२३५ 
२३६ 
२३८ 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४६ अ 
२४६ ब 
२४७ 
२४८ 
२४ ९ 
२५० 
२५१ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५७ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६६ 
२६७ अ 
२६७ ब 
२६ ९ 
२७० 
२७१ 
२७२ 
२७३ 


२३६ 
२३७ 
२३८ 
२३ ९ 
२४० 
२४१ 
२४२ 
२४३ 
२४४ 
२४५ 
२४६ 
२४७ 
२४८ 
२४ ९ 
२५० 
२५१ 
२५२ 
२५३ 
२५४ 
२५५ 
२५६ 
२५७ 
२५८ 
२५ ९ 
२६० 
२६१ 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ 
२६६ 
२६७ 


१-३३-० 
७-४७-२ 
०-०५-३ 
१-२४-७ 
०-००-८ 
०-४७-८ 
२-००-० 
४-३२-० 
०-४५-० 
६-८२-० 
१-२५-० 
० - ९७-० 
२-७१-० 
२-७७-० 
२-१७-० 
०-८४-० 
१-०१ - ९ 
१-१४-१ 
३-५३-० 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


४५ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


। 


। 


- 


- 


- 


। 


| 


- 


- 


- 


२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७ ९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 


- 


। 


- 


। 


-- 


-- 


-- 


-- 


२८८ 


-- 


२६८ 
२६ ९ 
२७० 
२७१ 
२७२ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७६ 
२७७ 
२७८ 
२७ ९ 
२८० 
२८१ 
२८२ 
२८३ 
२८४ 
२८५ 
२८६ 
२८७ 
२८८ 
२८ ९ 
२ ९ ० 
२ ९ १ 
२ ९ २ 
२ ९ ३ 
२ ९ ४ 
२ ९ ५ 
२ ९ ६ 
२ ९ ७ 
२ ९ ८ 
२ ९९ 

३०० 
। ३०१ 

३०२ 
३०३ 


-- 


-- 


-- 


-- 


-- 


- 


। 


- 


- 


१-६४-० 
०-७७-५ 
३ - ९३-५ 

०-६५-० 
। २-८५-० 
०-२८-३ 
३-१०-० 
५-६५-० 

४-६२-० 
।६-०४-० 

१-५५-० 
४-४०-० 
१-४२-० 
२-७९-० 
१-३२-५ 
०-३१-० 
०-३०-० 
० - ९५-० 
२-३८-२ 
१५-२१-६ 
११ - ९३-४ 
४२-८०-७ 
०-४८-० 
०-०३-० 
१-०३-० 
१-२७-० 
२-०४-८ 
०-०३-० 
०-३८-० 
०-४४-० 
०-०७-० 
०-१८-० 
०-३६-० 
०-८२-० 
०-०४-० 
१० -९७-३ 
१-१२-० 
०-१४-० 
१-५४-५ 
०-०७-१ 
०-०४-५ 
०-०९-४ 
०-०५-८ 
10-०१-८ 
०-१२-६ 


-- 


- 


- 


- 


। 


- 


२८ ९ 
२ ९ ० 
२ ९ १ 
२ ९ २ 
२ ९ ३ 
२ ९ ३ ब 
२ ९ ३ क 
२ ९ ४ 
२ ९ ५ 
२ ९ ६ 
२ ९ ७ 
२ ९ ८ 
२ ९९ 
३०० 
३०२ 
३०३ 
३०४ 
३०५ 
३०६ 
३०७ 
३०८/१ 
३०८/२ 
३० ९ 
३१० 
३११ 
३१३ 
३१४ 

३१५ 
। ३१६ 

३१७ 


- 


। 


। 


- 


। 


- 


- 


- 


३०४ 


। 


३०५ 
। ३०६ 

३०७ 
३०८ 
३० ९ 

३१० 
। ३११ 

३१२ 


-- 


-- 


। 


-- 


। 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


- 


३१३ 
३१४ 


| ३१८ । 
३१ ९ 


- 


। 


। 


- 


३१५ । 


३२० । 


३१६ 
३१७ 


३१८ 


- 


- 


। 


- 


-- 


। 


३१ ९ 
३२० 
३२१ 
३२२ । 
३२३ 
३२४ 


। 


। 


- 


- 


- 


३२१ 
३२२ 
३२३ 
३२४ 
३२५ । 
३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२ ९ 
३३० 
३३१ 
३३२ 
३३३ 
३३४ । 
३३५ अ 
३३५ ब 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३ ९ 
३४१ 
३४२ 


३२६ 
३२७ 
३२८ 
३२ ९ 
३३० 
३३१ 


- 


- 


- 


। 


- 


- 


। 


। 


। 


०-०६-६ 
२-१०-० 
० - ९५-३ 
०-०६-३ 
०-०८-३ 
०-०९ - ९ 
०-०५-३ 
०-०५-० । 
०-३९-५ 
०-५४-६ 
०-०५-० 
०-४५-३ 
१-३३-२ 
०-२१-२ 
०-५७-७ 
१-०५-८ 
०-०४-५ । 
७-२२-६ 
०-४४-३ 
२-७०-८ 
३-४५-० 
०-०२-३ 
०-०८-६ 
६-६६-० । 
०-४२-५ 
७-३७-० 
०-१७-७ 
०-३१-४ 
०-६१-७ । 

६-७२-० 
। १-०४-२ 
। ५-१७-१ 

१-६५-० 
० - ९९-० 
०.०२-० 
०-०७-१ 
०-४५-३ 
। ०-०५-१ 

०-०२-० 
०-१५-० 
०-१६-० 
०-२०-० 
०-१९-० 
०-०५-० 
०-२०-० 


। 


- 


| 


। 


- 


३४४ 


- 


- 


- 


३३३ 
३३४ 
३३५ 
३३६ 
३३७ 
३३८ 
३३ ९ 
३४० 
३४१ 
३४२ 
३४३ 
३४४ 
३४५ 
३४६ 
३४७ 
३४८ 
३४ ९ 
३५० 
३५१ 
३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 


। 


। 


। 


। 


- 


३४५ 
३४६ 
३४७ 
३५० 
३५१ 
३५१ ब 
३५१ क 
३५२ 
३५३ 
३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५ ९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 


- 


- 


- 


- 


| 


- 


। 


- 


- 


३५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


४७ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


- 


३५८ 
३५ ९ 
३६० 
३६१ 
३६२ 
३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६ ९ 
३७० 
३७१ 
३७२ 
३७३ 
३७४ 
३७५ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 
३७ ९ 
३८० 
३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८८ 
३८ ९ 
३ ९ ० 
३ ९ १ 
३ ९ २ 
३ ९ ३ 
३ ९ ४ 
३ ९ ५ 
३ ९ ६ 
३ ९ ७ 
३ ९ ८ 
३ ९९ 
४०० 
४०१ 
४०२ 


३६३ 
३६४ 
३६५ 
३६६ 
३६७ 
३६८ 
३६ ९ 
३७१ 
३७३ 
३७४ 
३७५ 
३७६ 
३७७ 
३७८ 
३८१ 
३८२ 
३८३ 
३८४ 
३८५ 
३८६ 
३८७ 
३८८ 
३८ ९ 
३ ९ ० 
३ ९ १ 
३ ९ २ 
३ ९ ३ 
३ ९ ४ 
३ ९ ५ 
३ ९ ७ 
३ ९ ८ 
४०२ 
४०३ 
४०४ 
४०५ 
४०६ 
४०७ 
४११ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८ 


०-२८-६ 
०-३१ - ९ 
१-११-२ 
०-०२-८ 
०-२०-५ 
०-२१-७ 
१-३०-५ 
२-७१-१ 
२-७१-७ 
३ - ९०-१ 
१-४८-० 
१५-५१-१ 
४-६१-१ 
०-०५-१ 
२-६०-० 
१-४४-५ 
१-४४-५ 
१-४४-५ 
०-०६-८ 
१-४४-५ 
०-२६-० 
०-८१-० 
३ - ९३-० 
१-४४-५ 
१-४४-५ 
१-४४-५ 
१-४५-५ 
०-३६-७ 
६-१९-० 
०-१२-४ 
०-०७-३ 
०.३५-४ 
०-०६-६ 
०-०३-८ 
०-०७-६ 
०-१७-७ 
०.६७-८ 
३.७१-४ 
०-८९-३ 
०.६६-८ 
०-१६-४ 
०-८६-८ 
०-१३-४ 
०-२३-५ 
०-०६-३ 


- 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


( २ ) 


( ३ ) 


४०३ 


४०४ 


४०७ 


४०८ 


४० ९ 
४१० 
४११ 
४१२ 
४१३ 
४१४ 
४१५ 
४१६ 
४१७ 
४१८ 


४२० 
४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२ ९ 
४३१ 
४३२ 
४३३ 
४३४ 


४३६ 
४३७ 
४३८ 
४३ ९ 
४४० 
४४१ 
४४२ 
४४३ 


४४४ 


४२० 
४२१ 
४२२ 
४२३ 
४२४ 
४२५ 
४२६ 
४२७ 
४२८ 
४२ ९ 
४३० 
४३१ 
४३२ 
४३३ 
४३४ 
४३५ 
४३६ 


०.५०-६ 
१-०६-५ 
१-०६-२ 
०-५४-० 
१-६५-० 
१-६५-० 
०-०८-० 
९ - १०-० 
१-०७-२ 
०-१८-२ 
०-३९ -० 
१-३०-० 
०-४४-६ 
०-४३-८ 
०-०२-५ 
१-६८-० 
१-८७.० 
०-७०-० 
१-६५-० 
१-६२-० 
१-६२-० 
१-६२-० 
१-४८-० 
०-०७-० 
०-५९-७ 
१-६९ -० 
०-०९-६ 
१-८५-० 
१-५५-० 
१-५५-० 
१-५५-० 
१-५५-० 
१-६९-० 
१-१६-३ 
१-७०-० 
१-६०-० 
१-६५-० 
१-५५-० 
१-६०-० 
१-६२-० 
१-६२-० 
६-६९-० 
१-६५-० 
१-६२-० 
१-६७-० 


४४५ 
४४६ 
४४८ 
४४ ९ 
४५० 
४५१ 
४५२ 
४५३ 
४५४ 


४३८ 
४३९ 
४४० 
४४१ 
४४२ 
४४३ 


४५८ 
४५ ९ 
४६० 
४६१ 
४६२ 
४६३ 
४६४ 
४६७ 
४६८ 
४६ ९ 


४४४ 


४४५ 
४४६ 


४४७ 


४७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


४ ९ 


( २ ) 


( ३ ) 


४४८ 
४४ ९ । 
४५० 
४५१ 
४५२ 


४७४ 
४७७ 
४७८ 
४७ ९ 
४८० 
४८१ 
४८२ 
४८३ 
४८४ 
४८५ 
४८६ 
४८७ 
४८८ 


- 


४५४ 
४५५ 
४५६ 
४५७ 
४५८ 
४५ ९ 
४६० 
४६१ 
४६२ 
४६३ 
४६४ 
४६५ 
४६६ 
४६७ 
४६८ 
४६ ९ 
४७० 
४७१ 
४७२ 
४७३ 
४७४ 
४७५ 
४७६ 
४७७ 


४८ ९ 
४ ९ ० 
४ ९ ० ब 
४ ९ १ 
४ ९ ३ 
४ ९ ४ 
४ ९ ५ 
४ ९ ६ 
४ ९ ७ 
४ ९ ८ 
४ ९९ 
५०० 
५०१ 
५०२ 
५०३/१ 
५०३/२ 
५०३/३ 
५०४ 
५०६ 
५०८ 
५१० 
५१० ब 
५११ 
५१३ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 
५१७ 
५१८ 
५१ ९ 
५२० 
५२१ 


०-६०-७ 
०-२५-३ 
०-१८-५ 
०-५९-५ 
०-१२-० 
०-२०-२ 
३-१८-८ 
१-२६-० 
०-७३-४ 
०-०४-० 
०-३४-४ 
०-३०-० 
०-८७-० 
६-१२-६ 
२-७६-८ 
०-२८-१ 
३-२९-२ 
१-८०-६ 
०-६६-८ 
०-३२-० 
०-१२-० 
०-४८-६ 
०-७५ - ९ 
०-१६-४ 
०-०१-८ 
२-४४-४ 
१-६९ -० 
११-२०-३ 
०-४०-० 
४-४०-० 
०-०२-५ 
१-५८-० 
०-४०-५ 
३-३९-६ 
०-८०-० 
०-६६-६ 
०-६८-४ 
०-३८-० 


४७ ९ 
४८० 
४८१ . 
४८२ 
४८३ 


४८४ 


४८६ 
४८७ 
४८८ 
४८ ९ 
४ ९ ० 
४ ९ १ 

४ ९ २ 
भाग एक ( को.वि.पु .) - ७ 


०-४८-० 
०-७८-० 
०-०६-८ 
०-०७-० 
०-००-५ 
०-०१-५ 
०-८१-० 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३ -९, शके १९ ४१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


- 


५२२ 
५२३ 


४ ९ ३ 
४ ९ ४ 
४ ९ ५ 
४ ९ ६ 


- 


- 


- 


- 


- 


४ ९ ८ 
४ ९९ 


५२५ 
५२६ 
५२७ 
५२८ 
५२ ९ 
५३० 


- 


- 


- 


। 


। 


- 


। 


- 


५०१ 
५०२ 
५०३ 
५०४ 


- 


- 


५३२ 
५३३ 
५३३ ब 


- 


- 


-- 


५०६ 
५०७ 
५०८ 
५० ९ 
५१० 


-- 


५३७ 
५३८ 


--- 


- 


। 


- 


- 


- 


५४० 


। 


। 


- 


- 


- 


०-२९-० 
०-३०-० 
०-८१-० 
०-०८-६ 
१-०२-४ 
०-१२-५ 
०-२२-७ 
०-२७-० 
०-१२-४ 
०-२९-६ 
०-१५-२ 
२-३५-६ 
१-२०-० 
०-१८-७ 
०-२१-८ 
०-११-१ 
० - ९७-० 
०-२८-० 
०-४३-० 
०-१५-० 
०-१८-० 
०-१६-० 
०.५८-० 
०-०९-० 
०-६८-० 
०-४६-० 
०-४२-० 
०-२९ -० 
१-१३-० 
२-७२-६ 
३-०८-० 
०-४९-० 
०.३८-० 
०-४५-० 
०-७८-० 
०-२९-० 
०.५४-० 
०-१०-० 
0-०४-० 
०-०४-० 
०-०५-० 
४-४२-८ 
१-२०-० 
०-५९-० 
०-०६-० 


- 


- 


- 


५४२ 
५४३ 
५४४ 
५४५ 
५४६ 
५४७ 
५४८ 
५४ ९ 
५५० 


- 


५१२ 
५१३ 
५१४ 
५१५ 
५१६ 
५१७ 
५१८ 
५१ ९ 
५२० 
५२१ 
५२२ 
५२३ 
५२४ 
५२५ 
५२६ 
५२७ 
५२८ 
५२ ९ 


- 


। 


- 


। 


। 


५५२ 


- 


- 


। 


- 


५५५ 
५५६ 


- 


- 


५३१ 
५३२ 


- 


- 


। 


। 


५५८ 
५५ ९ 
५६२ 
५६३ 
५६४ 
५६६ 
५६७ 
५६८ 


- 


- 


- 


५३४ 
५३५ 
५३६ 
५३७ 


। 


- 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 


५१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


०-७८-० 


०-२२-० 
०-११-० 
०-०५-० 


०-०४-० 


५३८ 
५३ ९ 
५४० 
५४१ 
५४२ 
५४३ 
५४४ 
५४५ 
५४६ 
५४७ 


५६ ९ 
५७० 
५७१ 
५७२ 
५७३ 
५७४ 
५७५ 
५७६ 
५७७ 
५७८ 


०-०२-० 


०-०७-० 


०-०९ -० 
०-१४-० 
१-२९ -० 


अनुसूची - दोन 
प्रयोजन : - नविन नगराचा विकास करणे 


अनुसूची - तीन 
महाराष्ट्र शासन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्रमांक -खाक्षेस २०१६ , प्र.क्र .२५१- रस्ते ८ , 

दिनांक ५ जुलै २०१६ यात नमूद केल्यानुसार . 


ठाणे, 


अभिजीत भांडे पाटील , 
उप जिल्हाधिकारी ( सामान्य प्रशासन ) 

तथा 
भूसंपादन अधिकारी ( समृद्धी महामार्ग ), ठाणे . 


दिनांक ९ जुलै २०१९. 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ७ अ 


५२ 


“ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३-९, शके १९ ४१ 
उप विभागीय अधिकारी, माणगाव यांजकडून केली आणि ज्याअर्थी सदर भूसंपादना प्रतीचे धोरण स्वेच्छेने 
क्रमांक उविअमा - भूसं / कात -२/ एसआर ९ ८ / २०१२. 

आणि कोणत्याही अटीशिवाय अनुसूचित नमूद केलेल्या सं. नं . 
ज्याअर्थी, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 

च्या भू धारकांनी मान्य करून त्यांनी लेखी स्वरूपात होकार 
१ ९ ६१ ( १९ ६२ चा महा. तीन ) चे कलम एक , पोट 

सादर केला आहे. 
कलम ( ३ ) अन्वये काढण्यात आलेली व दिनांक ४ त्याअर्थी, आता उक्त अधिनियमाचे कलम ३२ पोट 
जुलै २०१९ च्या महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्र, भाग कलम ( २ ) अन्वये उपरोक्तप्रमाणे प्रदान 

उपरोक्तप्रमाणे प्रदान करण्यात 
चार - ब , पृष्ठ क्र . 

१ ते २ वर प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या राज्य शासनाच्या शक्तीचा वापर करून 
आलेली दिनांक ४ जुलै २०१ ९ ची शासकीय अधिसूचना , याद्वारे उप विभागीय अधिकारी, माणगाव खाली नमूद 
उद्योग , ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक आयडीसी / केलेल्या जमिनीमध्ये भू - धारकाशिवाय इतर कोणत्याही 
२०१९ / ( प्र.क्र ३७० ) / उ-१४ उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण व्यक्तींचा हितसंबंध आणि कोणताही अधिकार असणाऱ्या 
सहाचे उपबंध हे त्या अधिसूचनेच्या अनुसूचित विनिर्दीष्ट सर्व व्यक्तिना खाली उल्लेख केलेल्या जमिनीमध्ये उक्त 
करण्यात आलेल्या क्षेत्रात जुलै , २०१ ९-महिन्याच्या चौथ्या प्रयोजनार्थ का संपादन करण्यात येऊ नयेत यासंबंधी 
दिवसापासून अंमलात येतील असा महाराष्ट्र शासनाने निर्देश ही नोटीस प्रसिद्ध झाल्याच्या तारखेपासून ३० दिवसांच्या 
दिला आहे ; 

आत खाली सही करणाऱ्यास लेखी स्वरुपात कारणे 
आणि ज्याअर्थी, या सोबतच्या अनुसूचीत नमूद 

दाखविण्याबद्दल नोटीस देत आहे . 
केलेल्या जमिनी उक्त प्रकरण सहाचे उपबंध उपरोक्तप्रमाणे या नोटीसीचे तारखेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय 
अंमलात आले आहेत अशा क्षेत्रात आहेत . 

विक्री करून , पट्टयाने देऊन, गहाण ठेवून अभिहस्तांकन 
आणि ज्याअर्थी, उपरोक्त अधिनियमाचे प्रकरण ६ हे 

करून आणि अदलाबदल करून किंवा अन्य रितीने 

करावयाच्या उक्त जमिनीच्या / जमिनींच्या विल्हेवाटीसंबंधी 
ज्या क्षेत्रांना लागू करण्यात आले आहेत . अशा क्षेत्रांत 

केलेला कोणताही करार किंवा ती वर केलेला कोणताही 
असणाऱ्या आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळा 

खर्च किंवा ती मध्ये/ त्यामध्ये केलेल्या सुधारणा उक्त 
मार्फत (त्यात यानंतर ज्याचा उक्त महामंडळ " असा 

जमिनीच्या अंतिमतः संपादन करण्यात येतील अशा 
निर्देश करण्यात आला आहे .) विकास करण्याच्या 

भागांसंबंधी भरपाई निर्धारित करणाऱ्या अधिकाऱ्याकडून 
प्रयोजनार्थ किंवा उक्त अधिनियमांच्या उद्दिष्टांच्या पृष्ट्यर्थ 

उक्त अधिनियमाचे कलम ३३, पोट- कलम ( पाच ) व 
असेल अशा इतर कोणत्याही प्रयोजनार्थ आवश्यक 

भूमी संपादन अधिनियम , १८८४ (१८ ९ ४ चा एक ला ) 
असणाऱ्या जमिनी संपादन करण्याची शक्ती उक्त 

यांच्या कलम 

२४ ( सातव्यांदा ) अन्वये विचारात 
अधिनियमांच्या कलम ३२ अन्वये राज्य शासन प्रदान 

घेतल्या जाणार नाहीत . 
करण्यात आली आहे . 

ज्यांची व्यक्तिगत सुनावणी करण्याची इच्छा असेल 
आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २, खंड 

अशा कोणत्याही व्यक्तीस या नोटीसीचे तारखेपासून 
( क ) अन्वये काढण्यात आलेली क्र.आयडीसी/ १८ ९ २ / 

एक महाच्या आत भेटीची वेळ 

आत भेटीची वेळ ठरवून कोणत्याही 
( १७४४१ )/ उद्योग -१४ , दिनांक ११ जून १९९ ३ अन्वये 

कामाच्या दिवशी सकाळी ११.०० ते १.०० वाजेपर्यंत 
राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 

खाली सही करण्याऱ्यांच्या कार्यालयात माणगाव येथे 
१ ९ ६२ यांचा नियम २८ अन्वये ही जी कामे 

समक्ष जातीने किंवा आपल्या कायदेशीर मुखत्यारामार्फत 
जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सोपविण्यात आले आहेत अशी 

हजर रहाता येईल . 
उक्त अधिनियमाचे कलम ३२, कलम ३३ , पोट - कलम 
( २ ) कलम ३६ व कलम ३८ खालील जिल्हाधिकाऱ्यांची 

अनुसूची 
कामे पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , 

पाणसई औद्योगिक क्षेत्र 
माणगाव यांची नेमणूक केली आहे. 

जिल्हा रायगड , ता . माणगाव , गाव कालवण 

सं ./ गट नं . हिस्सा नं . 
आणि ज्याअर्थी, 

अनुक्रमांक 
औद्योगिक क्षेत्र विकसित 

म्हणून 
करण्यासाठी सोबतच्या अनुसूचीमध्ये वर्णन केलेल्या 

( हे. आर ) 
जमिनी महामंडळास आवश्यक आहे असे उप विभागीय 

( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 
अधिकारी, माणगाव यांचे मत झाले आहे. 

१२६ 

१३.२३० 
आणि , ज्याअर्थी, मा . जिल्हाधिकारी रायगड यांनी 
त्यांचेकडील पत्र क्रमांक भूसंपादन / टे -६ / २६९ ३०७ / २०१४ 
दिनांक ११ ऑगस्ट २०१४ अन्वये 

महाराष्ट्र औद्योगिक 

प्रशाली जाधव -दिघावकर , 
विकास महामंडळाने निश्चित केलेल्या भूसंपादन धोरणास माणगाव , 

उप विभागीय अधिकारी , 
आणि मोबदल्याप्रती देय असलेल्या तरतुदीची प्रसिद्धी दिनांक १६ जुलै २०१९ . माणगाव विभाग , माणगाव . 


एकूण क्षेत्र 


१ 


O 


mm 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन -१/ टे.सी. ६ / सन २०१९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र प्रिमियर एक्झॉटीका-I A सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सीटीएस नं . ६३७ ( पार्ट ), ६३७/४४ ते ४६, ६३७ / ४ ९ ( पार्ट ), ६३७/५३ ( पार्ट ), ६३७/५४ ते ५६ , ६३७/५८ ( पार्ट ), ६३७ / ५ ९ ते 
७७, ६३७/७८ ( पार्ट ), ६३७/८७ ते १२१ ऑफ व्हिलेज कुर्ला, ता . कुर्ला, एल -वॉर्ड, प्रिमियर रोड, डॉ. बॉस्को हायस्कूल समोर, कुर्ला 
( पश्चिम), मुंबई ४०० ०७०, या नावाने दिले असून, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र 

अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम. / एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी./ १२९९ २/ सन २०१९ , दिनांक २१ 
मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १० ( १ ) 
अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था असे करण्यात आले आहे. 


. 


" 


मुंबई, 

रविंद्र ईटकर , 
दिनांक २१ मे २०१ ९ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम/ एसआरए / एचएसजी /टीसी/ १२ ९९ ०/ सन २०१ ९. - सहनिबंधक, सहकारी संस्था , (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी 
पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र पिंपळेश्वर, विंग, बी, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
सी.टी.एस.नं. ४१८ , ४१८/१ ते १८ आणि ४२५ , ४२५/१ ते ८ , व्हिलेज कांजूर, एस वॉर्ड, एम.सी.जी.एम., टँक रोड, द्राक्ष बाग, भांडूप 
(प.), मुंबई ४०० ०७८ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम 
९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी. / टी.सी. / १२९९० / सन २०१ ९, दिनांक २० मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली 
व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


" 


मुंबई , 

रविंद्र ईटकर, 
दिनांक २० मे २०१ ९ . 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 

( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ६ / सन २०१ ९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र झिया कॉम्प्लेक्स सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सीटीएस 
नं . ६३१ ( पार्ट ), कुर्ला-व्हिलेज, सम्राट अशोक मार्ग, उमरवाडी, कुर्ला ( पूर्व), मुंबई ४०० ०७०, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यु.एम./ एस.आर.ए./ एच.एस.जी./ 
टी.सी. / १२९९१/ सन २०१९ , दिनांक २१ मे २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था, १९ ६१ मधील नियम क्रमांक १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था 
" असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २१ मे २०१ ९ . 


रविंद्र ईटकर , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था , 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा ., मुंबई. 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एच / पूर्व, विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यूएचई/ एचएसजी/ (टीसी) / ६५० /१६१५९ / २०१९ -२०२० / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, एच-पूर्व, 
विभाग, मुंबई याद्वारे अधिसूचना करीत आहे की, रामदर्शन को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., ३५१, हिस्सा नं . २२ , सीटीएस नं. ३२५६,व्हिलेज 
कोलेकल्याण, सांताक्रुझ ( पूर्व) , मुंबई ४०० ०५५ , नोंदणी क्र . एमयूएम / डब्ल्यू-एच-ई/ एचएसजी /टीसी /१६१५९ / २०१९ -२०२० / २०१९ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) याच्या कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त 

अधिनियमाच्या कलम १२ (१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था , १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप 
वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


मुंबई, 
दिनांक २२ मे २०१ ९ . 


सुनिल हिरे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, 

एच -पूर्व, विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


/ 


. 


क्रमांक नोंदणी अधिसूचना / रा.प.प्र. / ६५ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , साईकृपा एनक्लेव्ह सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . १०, हिस्सा नं . ५ पार्ट , गांव पालघर, खाणपाडा, माहिम मनोर हायवे, 
पालघर (प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर.)/ एच.एस . 

.जी./ (टी.सी .) / ६ ९ ८ / २०१९ -२०२० / सन २०१९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


पालघर , 
दिनांक ७ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र . / ६७/ २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत आहे 
की, मिहिर विला सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . ८१/ ब, ८०/१ पै, ८१/१/ १पै, १३७/११, प्लॉट नं . ५९, ६० लक्ष्मी वाडी, टेभोंडे, 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी ./( टी.सी.)/ ७०० /२०१ ९ -२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


पालघर , 
दिनांक ७ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


५५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ६९ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , पृथ्वी सृष्टी बि . नं . ३, सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ७४/१ पार्ट , कॉलेज रोड, चाफेकर कॉलेजजवळ, टेभोंडे, 
पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी ./(टी.सी .) / ७०२/ २०१ ९ -२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


“ 


पालघर , 
दिनांक ७ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./ ६६ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , अल -मक्का सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्व्हे नं . ९ / १ अ, हिस्सा नं . २/२, गांव उबंरपाडा, सुन्नी मशिदच्या समोर, सफाळे , 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टी.सी.) / ६ ९९ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधि . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
" भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक ७ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी/ अधिसूचना / रा.प.प्र./ ६८ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , पृथ्वी सृष्टी बि. नं . १ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ७४/१ पार्ट , कॉलेज रोड, चाफेकर कॉलेज जवळ , टेभोंडे, पालघर 
(प .), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./ (पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./(टी.सी.)/ ७०१/ २०१९-२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


~ 


“ 


पालघर , 
दिनांक ७ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ७० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , श्री विनायक इंडस्ट्रीयल प्रिमायसेस को - ऑप . सोसायटी लि., जुना सर्वे नं. १३० ( नवीन सर्वे नं. १७ ), प्लॉट नं . ३ व ४ , गोठनपूर , 
पालघर (प .), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .)/ जी.एन.एल ./ ( ओ) १०५ / २०१ ९ -२०२० / सन २०१९ , ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था 

“ इतर संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ७ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र . / ६० / सन २०१ ९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , न्यु शिवम अपार्टमेंट सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या. सर्वे नं . ८२६ पार्ट , प्लॉट नं . ११३, सुंदरम शाळेजवळ , माहिम रोड , 
पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./( पी.एल.आर .) / एच.एस.जी ./ (टि.सी.)/ ६ ९ ३/ २०१९-२०२० / सन २०१९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


" 


पालघर , 
दिनांक ६ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र. / ६२ / सन २०१९. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , प्रथम रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं. १३१/३ पार्ट , प्लॉट नं. २, गांव टेंभोडे, पालघर (प.), ता. जि . पालघर 
नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) /एच.एस.जी ./ (टि.सी.)/ ६९ ५ / २०१९-२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम 
१२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 

भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था असे करण्यात आले आहे . 


“ 


" 


पालघर , 
दिनांक ६ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 


पालघर . 


५७ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९ / श्रावण ३ - ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र ./ ६१ / सन २०१९ . - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , टुलिप रेसिडेन्सी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ११/१ पैकी, प्लॉट नं . ३, माहिम मनोर हायवे रोड, खानपाडा, 
पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.) / एच.एस.जी./ (टि.सी.)/ ६ ९ ४ / २०१९ -२०२० / सन २०१ ९, ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व 
उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था 
असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " करण्यात आले आहे. 


" 


पालघर , 
दिनांक ६ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ६३ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , आकार प्राईड बिल्डिंग नं . २ सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ८२७, हिस्सा नं . १, अशोका हॉटेल समोर, माहिम रोड, 
वाघुळसार , पालघर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर./ ( पी.एल.आर.)/ एच.एस.जी./ (टि.सी .)/ ६ ९ ६/ २०१९-२०२० / सन 
२०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात 
आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


पालघर , 
दिनांक ६ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना/ रा.प.प्र./ ६४ / सन २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचित करीत 
आहे की , महावीर कृपा डी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्वे नं . ४ ९ / २, ५३/१, ५३ / २ अ, ५३/२ ब, ५३/३, ५६३/४, ५३/५, ५३/७, 
५३/९, ५४/१०, ५४/११ आणि ५४/१२, पास्थळ गांव, महावीर रेसिडेन्सी, पो -टिएपीपी, बोईसर ( प.), ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी . 

.एल.आर./( पी.एल.आर.) /एच.एस.जी./( टि.सी.)/ ६९ ७/ २०१९ -२०२०/ सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) चे कलम ९(१) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण 
संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


( 


पालघर , 
दिनांक ६ मे २०१९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


भाग एक ( को.वि.पु .) - ८ 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 


अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र./ ९८ / २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर , जि . पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत आहे 
की , फिया तुलीप सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . ८३१/२, प्लॉट नं. १५ आणि १६ , माहीम रोड, ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक 
पी.एल.आर ./( पी.एल.आर .) /एच.एस.जी ./ (टि.सी .)/ ७०३ / २०१९-२०२० / सन २०१९ , ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( १९ ६१ चा महा. २४ ) चे कलम ९( १) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम, १९ ६१ चे नियम १०(१ ) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून , उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था 
" असे करण्यात आले आहे. 


पालघर , 
दिनांक १३ मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

पालघर . 


. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , पालघर यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक नोंदणी / अधिसूचना / रा.प.प्र ./ १३६ / २०१९. - सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, पालघर, जि . पालघर याद्वारे अधिसूचीत करीत 
आहे की , नेस्ट वुड सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्या., सर्व्हे नं . ३/२, हिस्सा नं . ६, टेभोंडे, राईस मिलच्या समोर , पालघर (प.), 
ता . जि . पालघर नोंदणी क्रमांक पी.एल.आर ./( पी.एल.आर.) /एच.एस.जी ./ (टि.सी.)/ ७०४ / २०१९-२०२०/ सन २०१९, ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० (१९ ६१ चा महा . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदण्यात आलेली आहे व उक्त अधिनियम कलम १२( १ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चे नियम १० (१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून, उप वर्गीकरण “ भाडेकरू 
सहभागिदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


पालघर , 
दिनांक २० मे २०१ ९ . 


प्रशांत पाटील , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 


पालघर . 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), सिंधुदुर्ग यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक जिदुविअ/सिंधु / क -१/ संस्था नोंदणी / २०१९ / ३४५. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , लक्ष्मीनारायण महिला दुग्ध 
उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झाराप, तालुका कुडाळ , जि . सिंधुदुर्ग ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० (१ ९ ६१ चा महा. 
२४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदणी क्र . एस.डी.जी./ के.डी.एल./ ओ.जी.आर. / ओ./ ४८५ / सन २०१ ९, दिनांक १६ मे २०१९ रोजी नोंदविणेत 
आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट कायद्याच्या कलम १२(१) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम १०( १) अन्वये वर्गीकरण कृषी 
संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ” असे आहे. 


सिंधुदुर्गनगरी , 
दिनांक १६ मे २०१ ९ . 


दाजी शंकर खताळ , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध) , 

सिंधुदुर्ग. 


. 


५ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यु- डी / एचएसजी/( टीसी)/ ९६५ ९/ ५२०/ २०१ ९ -२०२० / सन २०१९. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई 
याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , पद्मावती को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सी.एस. नं . ५२८ , ऑफ गिरगाव विभाग, ३३, पद्मावती 
निवास, सदाशिव क्रॉस लेन , गिरगांव, मुंबई ४०० ००४ , महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी 
गृहनिर्माण संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई, 
दिनांक २७ जून २०१ ९ . 


डॉ . एस . टी . कोठावळे , 

उप निबंधक , 

सहकारी संस्था, डी -विभाग, मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/(टीसी) ३२८२/ सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , इंद्रधनू सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्या., कर्लेकर वाडी , एस . व्ही . रोड , ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी /( आरटीजी) /एचएसजी /( टीसी ) ३२८२/ २०१ ९ -२०/ सन २०१ ९ , 
दिनांक १२ जून २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये संस्थेचे महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी 


" 


रत्नागिरी , 
दिनांक १२ जून २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था , रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिर/ आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी) ३२८४ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की, प्रियदर्शनी सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या., लाला कॉम्प्लेक्स शेजारी, निवखोल रोड, ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी )/ एचएसजी/ (टीसी) ३२८४ / 
२०१ ९ -२० / सन २०१९, दिनांक १२ जून २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १९ ६१ मधील नियम क्र . १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी " आहे . 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक १२ जून २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ९ 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी /(टीसी) ३२८३ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , अनंतसुधा अपार्टमेंट सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या. बंदर रोड , ता . जि . रत्नागिरी, नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी)/ एचएसजी /( टीसी) ३२८३/ २०१९ -२०/ सन २०१९, 
दिनांक १२ जून २०१ ९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम ९(१ ) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी " आहे . 


“ 


रत्नागिरी, 
दिनांक १२ जून २०१ ९. 


एस . डी . तोडणकर , 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक सनिर/ आरटीजी /( आरटीजी)/ एचएसजी /(टीसी) ३२८१/ सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , गांधी संकुल सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या. रत्नभूमी प्रेसजवळ, परटवणे, ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी) / एचएसजी/ (टीसी)३२८१/ २०१९-२० / सन 
२०१ ९, दिनांक ७ जून २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९(१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे. 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी " आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ७ जून २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक , 

सहकारी संस्था, रत्नागिरी . 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक सनिर / आरटीजी/ ( आरटीजी)/ एचएसजी /(टीसी) ३२८६/ सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , अमृत दर्शन सहकारी गृहनिर्माण 
संस्था मर्या. सन्मित्र नगर , ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी / ( आरटीजी) / एचएसजी/( टीसी) ३२८६ / २०१९-२० / सन २०१९, दिनांक 
२९ जून २०१ ९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ (१ ) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ मधील नियम क्र . १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी " आहे. 


“ 


रत्नागिरी , 
दिनांक २ ९ जून २०१ ९ . 


एस . डी . तोडणकर, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , रत्नागिरी. 


६१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक सनिर / आरटीजी /( आरटीजी) / एचएसजी /(टीसी) / ३२८५ / सन २०१९. - प्रमाणपत्र देण्यात येते की , लक्ष्मी एम्पायर सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्या., मजगाव रोड, पंजाब नॅशनल बँक समोर , ता . जि . रत्नागिरी नोंदणी क्रमांक आरटीजी/ ( आरटीजी )/ एचएसजी/ ( टीसी) / 
३२८५ / २०१ ९-२०२० / सन २०१९, दिनांक २१ जून २०१९ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२ ( १) अन्वये महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ मधील नियम क्र . १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागिदारी " आहे . 


रत्नागिरी , 

एस . डी . तोडणकर , 
दिनांक २१ जून २०१९ . 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 

रत्नागिरी. 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , एम -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू-एम / एचएसजी/ (टीसी) /११०७० / २०१ ९-२०२० / सन २०१९ / ९ ५५. - उप निबंधक , सहकारी संस्था, एम-विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , चौरंग श्रद्धा को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि ., सीटीएस नं . १६६ ९, १६६९ / १ ते ९, चेंबूर व्हीलेज, 
चेंबूर , मुंबई ४०० ०७१, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त 
अधिनियमांच्या कलम १२ (१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून 
उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे . 


. 


मुंबई, 

ज्ञानेश्वर डोंगरे , 
दिनांक १७ जून २०१ ९ . 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

एम-विभाग, मुंबई. 
सहनिबंधक, सहकारी संस्था , ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


. 


क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ६ / सन २०१ ९. - सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन 
प्राधिकरण , मुंबई यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , हिंद मराठा एसआरए सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , 
न.भू.क्र . ३१ अ/ १ ( पैकी) आणि ३२ अ/ १/ २ ( पैकी) , मौजे किरोळ, ता . कुर्ला, भटवाडी , घाटकोपर ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०८४ , या 
नावाने दिली असून ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ चा महा. अधि. २४ ) ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम. / एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी./ १३००१ / सन २०१९, दिनांक २० जून २०१ ९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या 
कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था, १९ ६१ मधील नियम १० ( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था " असे करण्यात आले आहे. 


“ 


मुंबई , 
दिनांक २० जून २०१ ९ . 


डॉ . स्मिता गायकवाड , 

सहनिबंधक , सहकारी संस्था 
( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), झो.पु.प्रा., मुंबई . 


भाग एक ( को.वि.पु.) - ९अ 


६२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१ ९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 

सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ) ठाणे, कोकण भवन यांजकडून 


नोंदणीचे प्रमाणपत्र 


नोंदणी क्रमांक टीएनए/ एसपीआर / ओजीआर/ ओ/ ६४८ / २०१९. - या प्रमाणपत्राद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की, विघ्नहर्ता दूध उत्पादक 
सहकारी संस्था, मर्यादित, बाजारपाडा, ता . शहापूर , जिल्हा ठाणे. ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १ ९ ६० ( सन १ ९ ६१ चा 
महा . अधि . २४ ) चे कलम ९( १ ) अन्वये नोंदविण्यात आलेली आहे . 

उपनिर्दिष्ट अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) अन्वये व महाराष्ट्र सहकारी संस्थेचे नियम, १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
“ कृषी संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ इतर कृषी संस्था ( दुग्ध ) ” असे आहे. 


कोकण भवन , 


दिनांक १ एप्रिल २०१९ . 


. 


एस . बी . दाभाडे , 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 

( दुग्ध ) ठाणे , कोकण भवन . 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , पी -विभाग , मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 


क्रमांक एमयूएम / डब्ल्यू- पी / एचएसजी /( टीसी)/ १५८८७/ २०१९ -२०२० / ७०४ / सन २०१९. - उप निबंधक, सहकारी संस्था, पी-विभाग, 
मुंबई याद्वारे अधिसूचित करीत आहे की , अॅडवेन्ट पलाझो को - ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लिमिटेड , सर्व्हे नं . ६ ऑफ व्हिलेज चिंचोली, 
रामबाग, एसबीआयच्या मागे, एस. व्ही . रोड, मालाड ( पश्चिम), मुंबई ४०० ०६४, ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० 
( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९( १) उक्त अधिनियमांच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम 
१०(१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण सहकारी संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " असे करण्यात 
आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक २४ मे २०१९ . 


जे . डी . पाटील , 
उप निबंधक , सहकारी संस्था , 

पी -विभाग, मुंबई. 


उप निबंधक , सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ, म्हाडा, मुंबई 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी / एचएसजी/( टीसी )/१३४७८/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की चारकोप श्री सिद्धी 
विनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित, प्लॉट नं . ८५ ९, आर. एस. सी . १४ , सेक्टर-८ , सर्व्हे नं . ४१, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम ) , 
मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ चा अधि . २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यात 
आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम १०(१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 

" असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १८ जून २०१ ९ . 


बजरंग जाधव, 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

मुंबई. 


म्हाडा, 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
उप निबंधक, सहकारी संस्था, मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम /एमएचएडीबी /एचएसजी/( टीसी )/१३४७९/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की चारकोप “ श्री रिद्धि 
सिद्धी ” सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित , प्लॉट नं . ९०९, आर.एस.सी. २१, सर्व्हेनं . ४१, चारकोप , कांदिवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७ 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० ( सन १९ ६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ (१ ) अन्वये नोंदविण्यांत आली 
आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण 
गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


- 


. 


मुंबई, 
दिनांक १८ जून २०१ ९ . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक , सहकारी संस्था , 
मुंबई पश्चिम उपनगरे, मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा , मुंबई. 


उप निबंधक, सहकारी संस्था , मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एमएचएडीबी/ एचएसजी /( टीसी) /१३४८०/२०१९-२०२०.- याद्वारे अधिसूचित करण्यात येत आहे की “ चारकोप श्री 
अष्टविनायक सहकारी गृहनिर्माण संस्था, मर्यादित, प्लॉट नं . ८२०, आर.एस.सी. ०१, सर्व्हे नं . ४१, चारकोप, कांदिवली (पश्चिम) , 
मुंबई ४०० ०६७ ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ च्या अधिनियम क्रमांक २४ ) यांच्या कलम ९ ( १) अन्वये 
नोंदविण्यात आली आहे व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक १८ जून २०१९ . 


बजरंग जाधव , 

उप निबंधक, सहकारी संस्था , 
मुंबई पश्चिम उपनगरे , मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ , 

म्हाडा, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/ ( डीपीएल )/ अजीआर / ( एफ ) १४८३/ २०१८-२०१९ / सन २०१ ९/ २६७. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
अखील कोंकण सागरी मत्स्यव्यवसाय स्वयंरोजगार सर्व सेवा सहकारी संस्था, मर्यादित , हणे. ता . दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचे अधिनियम, १९ ६० सन १९ ६१ मधील नियम १०(१ ) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
“ इतर संस्था " आहे. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 


आर . के . बांगर , 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 


रत्नागिरी . 


६४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), रत्नागिरी यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक आरटीजी/( डीपीएल) / अजीआर / (एफ ) १४८२/ २०१८-२०१९/ सन २०१९/ २६६. - या अधिसूचनेद्वारे प्रमाणित करण्यात येते की , 
सागरी कोकण मासेमारी जाळी व्यावसायिक सहकारी संस्था, मर्यादित , हणे. ता. दापोली, जि . रत्नागिरी ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचे 
अधिनियम, १९ ६० ( सन १९ ६१ मधील नियम ) १०( १) अन्वये संस्थेचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था असे असून उप वर्गीकरण “ इतर 
संस्था " आहे. 


~ 


" 


. 


रत्नागिरी , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 


आर. के . बांगर, 
सहायक निबंधक, सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 

रत्नागिरी . 


~ 


. 


. 


सहनिबंधक, सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा. मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयूएम / एसआरए / एचएसजी /टिसी / १२९९३/ सन २०१ ९ /SRA/ CO/OW/२४५४३.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था (पूर्व व पश्चिम 
उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, मुंबई , यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र, कल्पवृक्ष हाईटस सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , सी.टी.एस. नं . ४७१/ ए (२), सर्वे नं . १५७, व्हिलेज कांदिवली, ता . बोरीवली, लालजीपाडा, गांधीनगर, न्यु लिंक रोड, 
कांदिवली ( पश्चिम ), मुंबई ४०० ०६७, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 
२४ ) कलम ९(१) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम./ एस.आर.ए. / एच.एस.जी. / टी.सी./ १२ ९९ ३/ सन २०१९, दिनांक ३० मे २०१९ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम, १९ ६१ चा नियम १०( १) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


“ 


रविंद्र ईटकर, 
मुंबई , 

सह निबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे ), 
दिनांक ३० मे २०१ ९. 

झो.पु.प्रा. मुंबई . 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे) झो.पु.प्रा . मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा / सहनिस / कार्यासन-१ / टे.सी. ६ / सन २०१ ९/SRA/CO/ OW/ २०१९ / २४६३५.- सहनिबंधक, सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , शिवनेरी एसआरए सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, इमारत क्रमांक ० ९, सर्वे नं . ९ ३, न.भू.क्र . ६, महाराष्ट्र नगर , मानखुर्द ( पूर्व), मुंबई ४०० ०८८, या नावाने दिली असून 
ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९( १) अन्वये नोंदणी क्रमांक 
एम.यू.एम./ एस.आर.ए./एच.एस.जी./टी.सी. /१२९९ ५ / सन २०१९, दिनांक ३० मे २०१९ नुसार नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम 
१२( १ ) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९६१ चा नियम १०( १ ) अन्वयेतिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था ” असे असून उप वर्गीकरण 
भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे . 


मुंबई , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 


रविंद्र ईटकर , 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, ( पूर्व व पश्चिम उपनगरे), 

झो.पु.प्रा. मुंबई . 


६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, जुलै २५-३१ २०१९/ श्रावण ३- ९, शके १९ ४१ 
सहनिबंधक , सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे ) झो.पु.प्रा., मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक झोपुप्रा/ सहनिस / कार्यासन-१/ टे.सी. ६ / सन २०१९ /SRA/CO/OW/२०१ ९ / २४६३९.- सहनिबंधक , सहकारी संस्था ( पूर्व व 
पश्चिम उपनगरे ) झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण , मुंबई, यांचेकडून मंजूर केलेल्या उपविधीची प्रत व नोंदणी प्रमाणपत्र , ओम साई सदन एसआरए 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, सर्व्हे नं . ९ ३ आणि न.भू.क्र . ६, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प , इमारत क्र . १० , महाराष्ट्र नगर , मानखुर्द ( पूर्व) , 
मुंबई ४०० ०८८, या नावाने दिली असून, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १९ ६१ चा महाराष्ट्र अधिनियम 
क्रमांक २४ ) कलम ९(१ ) अन्वये नोंदणी क्रमांक एम.यू.एम. / एस.आर.ए. /एच.एस.जी./ टी.सी./ १२९९ ४ / सन २०१९, दिनांक ३१ मे २०१ ९ नुसार 
नोंदविण्यात आली व उक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था १९ ६१ मधील नियम १० (१) अन्वयेतिचे वर्गीकरण 

गृहनिर्माण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी संस्था ” असे करण्यात आले आहे. 


. 


रविंद्र ईटकर, 
मुंबई , 

सहनिबंधक , 
दिनांक ३१ मे २०१ ९ . 

सहकारी संस्था, (पूर्व व पश्चिम उपनगरे) , 

झो.पु.प्रा., मुंबई. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू-एफ / एस / जीएनएल / ८५२५ / २०१९. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई , याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , गंगोत्री सेवा सहकारी संस्था मर्यादित ., स्टन्डर्ड मिल, म्हाडा संकुल , रुम नं . १५०१, टी . जे. रोड, रामटेकडी 
शिवडी, मुंबई ४०० ०१५ , ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम 
९( १) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चा नियम 
१०(१) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ सर्वसाधारण संस्था ” असून उप वर्गीकरण “ इतर संस्था " आहे . 


. 


मुंबई , 
दिनांक ३० मे २०१ ९ . 


दिपक बी . पाडवी , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था, एफ / एस विभाग, मुंबई. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , एफ / एस विभाग, मुंबई यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक एमयुएम / डब्ल्यू - एफ -एस/ एचएसजी / टीसी /९ ४ ९८ / २०१ ९. - सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , एफ / एस - विभाग , मुंबई, याद्वारे 
अधिसूचित करीत आहे की , आळंदी अपार्टमेंट को - ऑप. हौसिंग सोसायटी लि ., सी.एस. नं . ३७०, परेल , शिवडी डिव्हीजन , नानाभाई परळकर 
मार्ग, परेल , मुंबई ४०० ०१२, ही संस्था, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४ यांच्या कलम 
९ (१) अन्वये नोंदविण्यात आली आहे व उपरोक्त अधिनियमाच्या कलम १२(१) आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम , १९ ६१ चा नियम 
१०( १) अन्वये तिचे वर्गीकरण “ गृहनिर्माण संस्था " असून उप वर्गीकरण “ भाडेकरू सहभागीदारी गृहनिर्माण संस्था " आहे. 


. 


. 


मुंबई , 
दिनांक २७ मार्च २०१ ९ . 


दिपक बी . पाडवी , 

सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था, एफ / एस- विभाग, मुंबई. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 EDITOR : DIRECTOR DR . NAMDEO KONDAJI BHOSALE . 


